सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ५ वे , राजपत्र क्र .२१ ] 


गुरुवार ते बुधवार, मे २३-२९ , २०१ ९ : ज्येष्ठ २-८ , शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे -२६ 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे 

पृष्ठ 

क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


भाग एक- शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती, पृष्ठे 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार- अ , चार-ब व 

ते 
चार- क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित 
असलेले नियम व आदेश . 


४७७ 


भाग एक - अ ( भाग चार- अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 
आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी 

ते 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती , 
नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये 
काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


४७७ 


ते 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ 

औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . 


५०२ 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , 

पदोन्नती इत्यादी 


१ 


सहकार आयुक्त व निबंधक यांजकडून 


वाचा :- १) या कार्यालयाचे आदेश जा.क्र . पतसंस्था / स 
आ -५/ खर्च/ वसूली आदेश/ २०१८ , दि . ६/४/२०१८ 


२) या कार्यालयाचे परिपत्रक पत्र क्र . पतसंस्था / स आ -५/ 
खर्च/ वसूली आदेश /२०१८ , दि . ३१/१०/२०१८ 


शक्तीचा वापर करुन मी , डॉ . किशोर तोष्णिवाल , अपर 
निबंधक ( प्रशासन ) सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे या 
आदेशान्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे 
कलम व नियम १०७ अन्वये बँकेच्या अधिकाऱ्यांना वसूली 
अधिकार प्रदान करण्यातबाबत दि . वैद्यनाथ अर्बन को- ऑप 
बँक लि . परळी वैजनाथ जि . बीड या बँकेच्या खालील 
अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली 
प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी बाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते 
दि . ३१/३/२०२२ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. 


३ ) दि वैद्यनाथ अर्बन को -ऑप बँक लि . परळी 
वैजनाथ जि . बीड यांचे दि . १९ / ०३/ २०१९ चे पत्रा सोबतचा 


प्रस्ताव 


क्र . ना . बँका/ १- सआ / दि वैद्यनाथ अर्बन बँक/ का.क 
१५६/ २०१ ९ / ७७०:- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 
चे कलम १५६ अन्वये आदेश महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या 


औ . भाग १ - २१ 


४७७ 


४७८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे २३-२९ , २०१ ९ : ज्येष्ठ २-८ , शके १९ ४१ 


भाग १ 


पुरवणी 


अ . क्र . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नांव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


१ . 


श्री.एस.पी.खंदाडे 


सहाय्यक सरव्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


महाराष्ट्र राज्य 


२ 


श्री . एस.ए. कापसे 


व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


महाराष्ट्र राज्य 


३ . 


श्री . एस.जी.फड 


सहाय्यक व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


अहमदनगर जिल्हा 


४ . 


श्री.टी.डी.मुंडे 


सहाय्यक व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


बीड जिल्हा 


श्री.व्ही.डी.आघव 


सहाय्यक व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


बीड जिल्हा 


६ . 


श्री.डी.जे.कांदे 


सहाय्यक व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


बीड जिल्हा 


७ . 


श्री.जे. एस. फपागिरे 


व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


लातूर जिल्हा 


८ . 


श्री.व्ही.एम.धर्माधिकारी 


व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


नाशिक जिल्हा 


९ . 


श्री.एस.एन. कारेगांवकर 


सहाय्यक व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


जालना जिल्हा 


१० . 


श्री.जी.एन. सोमाणी 


सहाय्यक व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


परभणी जिल्हा 


११ . 


श्री.एस.व्ही.पुरी . 


सहाय्यक व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


उस्मानाबाद जिल्हा 


६ . 


शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४/ प्र क्र २३१/१५ स 


दि २३/११/२००६ अन्वये वसूली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा 
वापर करता येणार नाही 


अटी १. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ नियम १ ९ ६१ चे व नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार 
कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे 
निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास 
सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील. 


७ . 


वसूली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “महाराष्ट्र शासन 
नियुक्ती " आणि किंवा सिव्हील कोर्ट ” “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट “ या शब्दांचा 
अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसूली अधिकाऱ्यांनी 
त्यांच्या नावापुढे वसूली अधिकारी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१ ९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये असे लिहावे. 


२ . 


सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ 


अन्वये प्राप्त वसूली दाखल्याची अमंलबजावणी करण्याकरिता असतील . 


८ . 


३ . वसूली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दि . ३१/१०/२०१८ रोजी 
निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहीत नमून्यात कर्ज वसूलीची 
माहिती जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था बीड यांना सादर करावी . 


वसूली अधिकाऱ्यास वसूलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर 
वसूली अधिकारी , दि वैद्यनाथ अर्बन को ऑप बँक लि . परळी वैजनाथ जि 
बीड . असा फलक लावता येईल . 


४ . 


वसूली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा 
सदर व्यक्ती सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मुत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले 
अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ 
जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबात राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे 
परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार 
नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे 
त्या आस्थापेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणार अधिकारी 
यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 


५ . वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे 
कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, 
प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातीले व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


१०. वसूली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसूली दाखल्यानुसार 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे २३-२९ , २०१ ९ : ज्येष्ठ २-८ , शके १९ ४१ 


४७९ 


वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम 
१०७ अन्वये आदेश दि . ६/४/२०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने 
अमंलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणत्याही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही. 


३ ) 

प्रवरा सहकारी बँक लि . राहता जि अहमदनगर 
ऑप बँक लि . परळी वैजनाथे जि बीड यांचे 
दि . १८ / ०२/ २०१९ चे पत्रा सोबतचा प्रस्ताव 


. 


११ . 


या कार्यालयाचे दि . ३१/१०/२०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे 
वसूली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावेबँकेचे अवसायकाने दरमहा 
वसूली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा पहरपत्रकातील 
प्रपत्र पाच मध्ये केल्याप्रमाणे घ्यावा. 


१२ . वसूली अधिकारी यांनी निर्गमीत करावयाच्या नोटीस / आदेश / 
घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या व आदेशाचा संदर्भ नमुद 


करावा . 


डॉ . किशोर तोष्णिवाल , 


अपर निबंधक ( प्रशासन , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


क्र . ना . बँका/ १ - सआ / प्रवार सहकारी बँक / का .५१७ 
१५६ / २०१ ९ / ५१५ :- महाराष्ट्र सहकारीसंस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये आदेश महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला 
प्रदान करणयात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , 
डॉ .किशोर तोष्णिवाल , अपर निबंधक (प्रशासन ) सहकारी 
संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम व नियम 
१०७ अन्वये बँकेच्या अधिकाऱ्यांना वसूली अधिकारी 
प्रदान करण्यातबाबत प्रवार सहकारी बँक लि . राहता 
जि . अहमदनगर या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना 
त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम 
१०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली 
प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी बाबत करावयाच्या 
कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १ ९ ६१ चे नियम 
१०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून 
या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दि . ३१/३/२०२२ पर्यंत 
शक्ती प्रदान करीत आहे. 


२ 


सहकार आयुक्त व निबंधक यांजकडून 


वाचा : १ ) या कार्यालयाचे आदेश जा.क्र . पतसंस्था / स 
आ -५/ खर्च/ वसूली आदेश/ २०१८ , दि . ६/४/२०१८ 


२) या कार्यालयाचे परिपत्रक पत्र क्र . पतसंस्था / स आ -५ / 
खर्च/ वसूली आदेश/ २०१८, दि . ३१/१०/२०१८ 


३ ) 


प्रवरा सहकारी बँक लि . राहता जि . अहमदनगर 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


अधिकार प्रदान 
करावयाचे अधिकाऱ्याचे 

नांव 
श्री.सुशांत हिरामन 

वाडिले 


१ 


मॅनेजर 


वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य 


२ 


श्री . विखे गणेश 

गोविंद 


मॅनेजर 


वसुली अधिकारी 


पुणे जिल्हा 


प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 


अटी १. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१९ ६० चे कलम १५६ नियम १ ९६१ चे व नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , 
नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे 


२ . सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ 
अन्वये प्राप्त वसूली दाखल्याची अमंलबजावणी करण्याकरिता असतील. 


2 . 


वसूली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दि . ३१/१०/२०१८ 


४८० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , मे २३-२९ , २०१९ : ज्येष्ठ २-८ , शके १९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


प्रपत्र पाच मध्ये केल्याप्रमाणे घ्यावा . 


रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानूसार दरमाह विहीत नमून्यात कर्ज 
वसूलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था अहमदनगर यांना 
सादर करावी. 


१२ . वसूली अधिकारी यांनी निर्गमीत करावयाच्या नोटीस / आदेश / 
घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या व आदेशाचा संदर्भ 

नमुद 


करावा . 


४ . वसूली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा 
सदर व्यक्ती सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मुत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले 
अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


डॉ . किशोर तोष्णिवाल , 


अपर निबंधक ( प्रशासन), 


सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 


५ . वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे 
कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, 
प्रदान केलेले अधिकार 

काढून 

घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


३ 


सहकार आयुक्त व निबंधक यांजकडून 


६ . शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४/ प्र क्र २३१/१५ स 
दि २३/११/२००६ अन्वये वसूली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा 
वापर करता येणार नाही 


वाचा : १ ) या कार्यालयाचे आदेश जा.क्र . पतसंस्था / स 
आ -५/ खर्च/ वसूली आदेश/ २०१८ , दि . ६/४/२०१८ 

२) या कार्यालयाचे परिपत्रक पत्र क्र . पतसंस्था/ स आ -५ / 
खर्च/ वसूली आदेश / २०१८ , दि . ३१/१०/२०१८ 


७ . 


वसूली अधिकाऱ्यास त्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “महाराष्ट्र 
शासन नियुक्ती आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या 
शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसूली 
अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसूली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम १९ ६० व नियम १ ९ ६१ चेनियम १०७ अन्वय ) असे लिहावे. 


३ ) विश्वास को- ऑप बँक लि . नाशिक यांचे 
दि . २७/ ०२/ २०१ ९ चे पत्रा सोबतचा प्रस्ताव 


८ . 


वसूली अधिकाऱ्यास वसूलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर 
वसूली अधिकारी, प्रवार सहकारी बँक लि . राहता जि . अहमदनगर असा 
फलकलावता येईल . 


९ . 

वसुली अधिकाऱ्याचेपगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / 
जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबात राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे 
परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार 
नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे 
त्या आस्थापेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणार अधिकारी 
यांचेमार्फत पगारातून 

कर्ज 

वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 


क्र . ना . बँका/ १- सआ/विश्वास को- ऑप बँक / का.क 
१५६/ २०१९ / ५३ ९ : - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये आदेश महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम १ ९ ६० चे कलमे १५६ अन्वये मला प्रदान करणयात 
आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , डॉ . किशोर तोष्णिवाल , 
अपर निबंधक ( प्रशासन ) सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे या आदेशान्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१ ९ ६० चे कलम व नियम १०७ अन्वये बँकेच्या अधिकाऱ्यांना 
वसूली अधिकारी प्रदान करण्यातबाबत विश्वास को - ऑप बँक 
लि . नाशिक या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांनो त्यांच्या 
नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम 
९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी 
बाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १ ९ ६१ चे 
नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून 
या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दि . ३१/३/२०२२ पर्यंत शक्ती 
प्रदान करीत आहे. 


१०. वसूली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसूली दाखल्यानुसार 
वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम 
१०७ अन्वये आदेश दि . ६/४/२०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने 
अमंलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणत्याही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही. 


११ . 


या कार्यालयाचे दि . ३१/१०/२०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे 
वसूली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे बँकेचे अवसायकाने दरमहा 
वसूली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा पहरपत्रकातील 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 


मे 


२३-२९ , २०१ ९ : ज्येष्ठ २-८ , 


शके १ ९ ४१ 


४८१ 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


शक्तीची व्याप्ती 


अ . क्र . 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान 
करावयाचे अधिकाऱ्याचे 

नांव 
श्री.महेंद्र गोविंद पवार 


१ 


उपमहाप्रबंधक 


वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य 


२ 


श्री.सचिन ओंकार 

माकोडे 


सहाय्यक व्यवस्थापक 


नाशिक जिल्हा 


वसुली अधिकारी 


३ 


श्री.महेंद्र भिकचंद 

केदारे 


वरिष्ठ लिपीक 


वसुली अधिकारी | नाशिक जिल्हा 


लिहावे . 


८ . 


अटी १. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची 
कार्यवाही करावी कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा नियम यातील 
तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास 
आवश्यक ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले 
अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 


२ . 


सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ 


यांचेमार्फत पगारातून 


अन्वये प्राप्त वसूली दाखल्याची अमंलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

३ . वसूली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दि . ३१/१०/२०१८ 
रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानूसार दरमाह विहीत नमुन्यात कर्ज 
वसूलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था नाशिक यांना सादर 
करावी. 

४ . वसूली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास 
किंवा सदर व्यक्ती सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मुत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान 
केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

५ . वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे 
कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, 
प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातीले व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


वसूली अधिकाऱ्यास वसूलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर 
वसूली अधिकारी, विश्वास को- ऑपे बँक नाशिक असा फलक लावता 
येईल . 

९ . वसुली अधिकाऱ्याचेपगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / 
जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबात राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे 
परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार 
नाही. संबंधित कर्जदार/ जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीते आहे 
त्या आस्थापेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणार अधिकारी 

कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 
१०. वसूली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसूली दाखल्यानुसार 
वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम 
१०७ अन्वये आदेश दि . ६/४/२०१८ मध्ये 

नमूद 

केल्याप्रमाणे व दराने 
अमंलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणत्याही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही . 

या कार्यालयाचे दि . ३१/१०/२०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे 
वसूली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे.बँकेचे अवसायकाने दरमहा 
वसूली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाये आढावा पहरपत्रकातील 
प्रपत्र पाच मध्ये केल्याप्रमाणे घ्यावा. 

१२ . वसूली अधिकारी यांनी निर्गमीत करावयाच्या नोटीस/ आदेश / 
घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या व आदेशाचा संदर्भ नमुद 


११ . 


६ . 


शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४ / प्र क्र २३१/१५ स 


करावा . 


डॉ . किशोर तोष्णिवाल , 


अपर निबंधक ( प्रशासन , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


७ . 


दि २३/११/२००६ अन्वये वसूली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा 
वापर करता येणार नाही 

वसूली अधिकाऱ्यास त्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “महाराष्ट्र 
शासन नियुक्त्ती आणि किंवा ” “सिव्हील कोर्ट एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या 
शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी 
वसूली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसूली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वय) असे 


४८२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे २३-२९ , २०१ ९ : ज्येष्ठ २-८ , शके १९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


४ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


दिनांक १० /०४/ २०१९ ते १२/ ०४/ २०१ ९ पर्यंतची ( ०३ ) दिवसाची अर्जित 
रजा रजेनंतर दिनांक १३/ ०४ / १९ व १४/०४/ १९ रोजीच्यो शासकीय 
सुट्टीच्या फायदा दिनांक ०९ / ०४/ १९ च्या कार्यालयीन वेळेनंतर 

पासून 

ते 
दिनांक १५ /०४ / १९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करीत आहेत . 


वाचाः- श्री.पी.पी.कुलकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर जालना यांचा 
दिनांक २६ / ०२/२०१९ ते ३० / ०३/ २०१ ९ रोजीची ( ३३ ) दिवसाची परावर्तीत 
रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश. 


कार्यालयीन आदेश 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते की श्री.जे.एम. पांचाळ २ रे हे सदरील 
परावर्तीत रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , 


जालना म्हणून काम करीत राहिले असते . 


क्र ./ प्रशा/ ३३८६/ २०१९ : प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश जालना 
हे श्री . पी.पी.कुलकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , जालना यांना दिनांक 
२६/०२/ २०१९ ते ३०/ ०३/ २०१९ पर्यंतची ( ३३) दिवसाची परावर्तीत रजा 
रजेनंतर दिनांक ३१/०३/ १ ९ रोजीच्या शासकीय सुट्टीच्या फायदयासह 
मंजूर करीत आहेत . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . जे.एम.पांचाळ हे 


२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , म्हणून 

दिवाणी न्यायालयात काम 
करतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते की श्री.पी.पी.कुलकर्णी, हे सदरील परावर्तीत 
रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , जालना 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीतील अर्जदाराच्या न्यायालयाचे 
तातडीचे कामकाज श्री.आर.व्ही.पांडे ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश व स्तर 


जालना यांनी स्वतः च्या कामासह सांभाळावे . 


म्हणुन काम करीत राहिले असते . 


उपरोक्त परावर्तीत रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.पी. पी . कुलकर्णी, 
दिवाणी न्यायाधीश व स्तर, म्हणुन दिवाणी न्यायालयात काम करतील . 


सदरील परावर्तीत रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 
आली आहे . 


जालना , 

० ९ /०४/ २०१९ 


उपरोक्त परावर्तीत रजेच्या कालावधीतील अर्जदाराच्या न्यायालयाचे 
तातडीचे कामकाज श्रीमती के . एस . झंवर , सह दिवाणी न्यायाधीश व . 


श्रीपाद द . टेकाळे , 


स्तर , जालना यांनी स्वतः च्या कामासह सांभाळाले . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश जालना . 


सदरील परावर्तीत रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 
आली आहे. 


६ 


जालना, ० ९ /०४ / २०१ ९ 


श्रीपाद द . 


टेकाळे , 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा :- श्रीमती के.एस.झंवर सह दिवाणी न्यायाधीश व.स्तर , जालना 
यांचा दिनांक ११/०४/ २०१९ ते १२/०४/ २०१९ रोजीची ( २) दिवसाची अर्जित 
रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश जालना . 


५ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


वाचा:- श्री.जे.एम. पांचाळ २ रे दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर जालना 
यांचा दिनांक १०/ ०४/२०१९ ते १२ /०४/ २०१ ९ रोजीची ( ०३) दिवसाची 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


कार्यालयीन आदेश 
क्र ./ प्रशा/ ३५६३ / २०१९ : प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश जालना 
हे श्रीमती के.एस.झंवर सह दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , जालना यांना 
दिनांक ११/०४/ २०१९ ते १२/ ०४ / २०१ ९ पर्यंतची ( ०२ ) दिवसाची अर्जित 
रजा रजेनंतर दिनांक १३/ ०४/ १ ९ व १४/ ०४/ १ ९ रोजीच्या शासकीय 
सुट्टीच्या फायदयासह कार्योत्तर मंजूर करीत आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९ ( २) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते की श्रीमती के.एस.झंवर सह हे सदरील 
अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न सह दिवाणी न्यायाधीश व . 


कार्यालयीन आदेश 


क्र ./ प्रशा/ ३३८७/ २०१९ : प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश जालना 
हे श्री.जे.एम. पांचाळ २ रे दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , जालना यांना 


स्तर , जालना म्हणून काम करीत राहिले असते . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 


मे 


२३-२९ , २०१ ९ : ज्येष्ठ २-८ , 


शके १ ९ ४१ 


४८३ 


८ 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती के.एस.झंवर हयो 
सह सह दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर, म्हणून दिवाणी न्यायालयात काम 
करतील . 

उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीतील अर्जदाराच्या न्यायालयाचे 
तातडीचे कामकाज श्री.आर.व्ही.पांडे ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश व.स्तर 
जालना यांनी स्वतः च्या कामासह सांभाळावे . 

सदरील परावर्तीत रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 
आली आहे. 


जालना, १५/ ०४/ २०१९ 


श्रीपाद द . 


टेकाळे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश जालना. 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा:- १. जिल्हा न्यायालयाचे कार्यालयीन आदेश क्रमांक बी -२/ १४ / 
२०१९ , दिनांक २९ -०१-२०१९ . 

२ . मा.उच्च न्यायालय , मुंबई यांचे पत्र कमांक ए. ३९ ०२(1) / 
२०१९ /९ ३५ , दिनांक २२ / ०३/ २०१ ९ . 

३ . श्री.एस.बी.गणपा , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर, 
जालना यांचा दिनांक १०-०१-१९ व ११-०१-१९ रोजीची दोन दिवसांची 
परावर्तीत रजा मंजूर करणे बाबतचा अर्ज. क्र . २६२१ / १९ , 

कार्यालयीन आदेश 
क्र ./प्रशा/ ३३०६/ २०१९ : श्री.एस.बी.गणपा, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश 
क . स्तर , जालना यांना संदर्भ क्रमांक -१ वरील आदेशान्वये दिनांक १० 
०१-१९ रोजीची एक दिवसाची व दिनांक १९ -०१-१९ रोजीची अर्ध्यादिवसाची 
अशी एकुण दिड दिवसांची परावर्तीत रजा मंजूर करण्यांत आली होती . 

मा . उच्च न्यायालयाने संदर्भ क्रमांक ०२ वरील पत्रान्वये अर्ध्या 
दिवासाची परावर्तीत रजा मंजूर करण्याबाबत तरतुद नसल्यामुळे दिनांक 
१०-०१-१९ व ११-०१-१९ या दोन दिवसांची परावर्तीत रजा परावर्तीत 

त्या अनुषंगाने श्री.एस.बी.गणपा , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . 
स्तर , जालना यांनी संदर्भ क्रमांक -३ वरील अर्जान्वये दिनांक १०-०१-१९ व 
१९- ०१-१९ या दोन दिवसांची परावर्तीत रजा मंजूर करावी असा विनंती 
अर्ज सादर केल्यामुळे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश जालना हे 
श्री.एस.बी. गणपा , ३ रे दिवाणी न्यायाधीश क.स्तर, जालना यांनी दिनांक 
१०-०१-१९ व ११-०१-१९ या दोने दिवसांची परावर्तीत रजा मंजूर करीत 
आहेत . 

सदरील परावर्तीत रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 
आली आहे तसेच यापुर्वी यांचे मुळ सेवापुस्तकात दिड दिवस खर्ची टाकण्यांत 
आलेली परावर्तीत रजा रद्द करण्यांत आली आहे . 


वाचा:- श्री.एस.बी.वाळके , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क.स्तर , जालना 


यांचा दिनांक १६/ ०४ / २०१९ ते १७/ ०४/२०१९ पर्यंतची एकुण ( ०२) दिवसाची 


अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


कार्यालयीन आदेश 


क्र ./ प्रशा/ ३५ ९ १ / २०१९ : 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश जालना हे 


श्री.एस.बी.वाळके , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जालना यांना दिनांक 


१६/ ०४/ २०१ ९ ते १७/ ०४/ २०१९ पर्यंतची एकूण ( ०२ ) दिवसाची अर्जित रजा 
मंजूर करीत आहेत . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते की श्री.एस.बी.वाळके , हे सदरील अर्जित रजेवर 


गेले नसते तर ते स्थानापन्न २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जालना 


म्हणुन काम करीत राहिले असते . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती श्री.एस.बी.वाळके , 


२ 


जालना ०८ /०४/ २०१९ 


रे सह दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , जालना म्हणून दिवाणी न्यायालयात काम 


श्रीपाद द . टेकाळे , 


करतील . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश 


जालना . 


अर्जदाराच्या उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीतील श्री.एस.बी.गणपा , ३ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जालना यांनी स्वतः चे काम सांभाळून 
अर्जदाराच्या न्यायालयाचे कार्यभार सांभाळावे . 


९ 


सदरील परावर्तीत रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात आली 


आहे . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


जालना, १६ / ०४/ २०१९ 


वाचा:- श्री . एन.आर.प्रधान जिल्हा न्यायाधीश-३ अतिरीक्त सत्र न्यायाधीश , 


श्रीपाद द . टेकाळे , 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश जालना . 


जालना यांचा दिनांक ०४/ ०४/ २०१ ९ ते ०५/ ०४/ २०१९ रोजीची ( ०२ ) 
दिवसाची परावर्तीत रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


४८४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे २३-२९ , २०१९ : ज्येष्ठ २-८ , शके १९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


कार्यालयीन आदेश 


११ 


क्र ./ प्रशा/ ३३०७/ २०१९ : प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश जालना 
हे श्री.एन.आर.प्रधान , जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
जालना यांना दिनांक ०४/ ०४/ २०१९ ते ०५/०४/ २०१९ पर्यंतची ( ०२ ) दिवसाची 
परावर्तीत रजा, मंजूर करीत आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते की श्री.एन.आर.प्रधान हे सदरील परावर्तीत 
रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न -३ जिल्हा न्यायाधीश म्हणून काम 
करीत राहिले असते. 


सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 

अधिसुचना 
क्र . कक्ष -२/ छसंराअशेमासागोससंभोकर / अधिसुचना/१५६८ / २०१९ : 
सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . भोकर जि . नांदेड यांनी प्रमाणीत 
केलेल्या “ छत्रपती संभाजी रात्रे अभिनव शेतीमाल साठवणुक ( गोदाम ) 
सहकारी संस्था मर्या भोकर , ता . भोकर जि . नांदेड ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थेचे अधिनियम १९ ६० मधील ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक ( २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे . 
जिचा नोंदणी क्र . एन.एन.डी./बी.के.आर. / जी.एन.एल.( ओ) ७४१/ २०१ ९ 


दिनांक :- ०१/ ०२/ २०१ ९ 


उपरोक्त परावर्तीत रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.एन.आर.प्रधान 
जिल्हा न्यायाधीश-३ म्हणून दिवाणी न्यायालयात काम करतील . 

अर्जदाराच्या उपरोक्त परावर्तीत रजेच्या कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचे 
तातडीचे कामकाज श्री.आर.एम. मिश्रा , जिल्हा न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश जालना यांनी सांभाळले. 

सदरील परावर्तीत रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 
आली आहे . 


उपनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थेचे नियम , १९ ६१ मधील क्र . १० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
“ सर्वसाधारण संस्था " असून 

उपवर्गीकरण “ इतर संस्था ” आहे . 


उस्मानाबाद,०१ /०२/ २०१९ 


जालना , ०६ / ०४/ २०१९ 


श्रीपाद द . टेकाळे , 


के.एस.पावाडे, 

सहाय्यक निबंधक, 
सहकारी संस्था ता.भोकर जि . नांदेड . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश जालना. 


१० 


१२ 


सहाय्यक निबंधक यांजकडून 

अधिसुचना 
क्र . कक्ष-२/ छसंराअशेमासागोससंभोकर / अधिसुचना/ १५७२/ २०१९ : 
सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . भोकर जि . नांदेड यांनी प्रमाणीत 
केलेल्या “शिव कृष्णा औद्योगिक उत्पादक अभिनव सहकारी संस्था मर्या 
मातुळ, ता . भोकर जि . नांदेड संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्थेचे अधिनियम 
१ ९ ६० मधील ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ( २४ ) कलम ९ 
( १ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे . 

जिचा नोंदणी क्र . एन.एन डी ./ बी.के.आर. / जी.एन.एल.( ओ ) ७४२/ 
२०१९ दिनांक :- ०२/०२/ २०१९ 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थेचे नियम , १९ ६१ मधील क १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
“ सर्वसाधारण संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ इतर संस्था ” आहे. 


सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 

अधिसुचना 
क्र . कक्ष-२/ जगदंबा असोप्रक्रियाससंपोमनाळ / अधिसुना/ १७१०/ २०१९ : 
सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . भोकर जि . नांदेड यांनी प्रमाणीत 
केलेल्या ,, “ जगदंबा अभिनव सोया प्रक्रिया सहकारी संस्था म . पोमनाळा , 
ता भोकर जि नांदेड , हि संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्थेचे अधिनियम 
१९ ६० मधील ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ( २४ ) कलम ९ 
( १ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे . 

जिचा नोंदणी क्र . एन.एन.डी./ बी.के.आर./ जी.एन.एल.( ओ) ७३ ९ / 
२०१९ दिनांक : - २४/ ०१ / २०१ ९ 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थेचे नियम , १९ ६१ मधील क्र . १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरणे “ सर्वसाधारण 
संस्था ” असुन उपवर्गीकरण “ इतर संस्था ” आहे. 
नांदेड ,०१/०२/ २०१ ९ 

के.एस.पावडे , 


उस्मानाबाद ,०२/ ०२/ २०१९ 


के.एस.पावाडे , 


सहाय्यक निबंधक 


सहाय्यक निबंधक 


सहकारी संस्था ता.भोकर जि . नांदेड . 


सहकारी संस्था ता.भोकर जि . नांदेड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 


मे 


२३-२९ , २०१ ९ : ज्येष्ठ २-८ , 


शके १ ९ ४१ 


४८५ 


१३ 


२ . प्रस्तुत व्यक्तीची अन्यत्र नियुक्ती, मुत्यू झाल्यास प्रदान केलेले 
अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


उपनिबंधक यांजकडून 


वाचा:- १) महाराष्ट्र शासन , सहकारी संस्था वटहुकूम नंबर १४ 
दिनांक १२ / १० / १ ९ ८१. 


३ . वसुली अधिकाऱ्याने वसुली जप्त्याचा, शासनाकडे जमा केलेला 
सरचार्च च माहिती दरमहा देणे बंधकारक राहील . तसेच १३ मार्च अखेर 
जमा झालेला सरचार्चे शासकीय कोषागारात भरणा होईल याची संस्थेने व 
विशेष वसुली अधिकाऱ्यांनी दक्षता घ्यावी. 


२ ) कृषि व सहकार विभाग , मंत्रालय मुंबई यांचे पत्र क्र . सी.एस. 
१०८१/ ५३३ / २२०/ १७- सी दि २२ / १०/ १९ ८१ . 


४ . 


वसुली अधिकाऱ्याने दरमहा केलेल्या कामाचा/ जप्त्याचा अहवाल 
या कार्यालयास विहीत नमुन्यात सादर करावा . 


३ ) व्यवस्थापक जय तुळजाभवानी अर्बन को- ऑप बँक लिञ 
उस्मानाबाद ता . जि . उस्मानाबाद यांचे पत्र दिनांक १२.०३.२०१९ . 


५. संस्थेने वसुली अधिकाऱ्याकडून सेक्युरिटी बॉण्ड घ्यावा . 


अधिसुचना 


संस्थेने अस्थापनेवरील व्यक्तीची वसुली अधिकारी म्हणून निवड 
केलेली असल्याने त्यांच्या कामकाजाबाबतची सर्वस्मी जबाबदारी ही बँकेचीच 


राहील . 


७ . 


क्र . पणन /वि.व.अ./ क .१५६ चे अधिकार/ १०९ ७/ २०१९:-महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियमे १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रान करण्यांत आलेल्या 
शक्तीचा वापर करुन मी व्हि . आर. देशमुख , जिल्हा उपनिबंधक सहकारी 
संस्था उस्मानाबाद या अधिसुचनेद्वारे जय तुळजाभवानी अर्बन को ऑप बँक 
लि . उस्मानाबाद ता जि . उस्मानाबाद या संस्थेच्यो कार्यक्षेत्रातीले सहकारी 
कर्जवसुलीसाठी खाली दर्शविलेल्या अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियमे १९ ६० चे कलम १५६ ( १) आणि ( २) महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम १९ ६१ चे नियम २ ( एच ) ( जे) तसेचनियम १०७ खालीले उपनियम 
( ३), ( ४), ( ५), ( ६), ( ७), ( ९ ), ( १०) , ११), ( अपसेटे प्राईजची तरतुद 
वगळून ) ( १२),( १३ ), व १०७ (१४ ) नुसार मालमत्ता विक्री कायम करण्याचे 
अधिकार संस्थांचे नुकसान होणार नाही याची काळजी घेवून विक्री कायम 
करण्यांचे अधिकार वापरण्यात यावे व ( १५ ), (१७), ( १८ ) , आणि ( २० ) 
तसेच कलमे १०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्याची अमंलबजावणी करणसाठी 
दिनांक ३१.०३.२०२० पर्यंत दावा, विक्री रक्कम वसुल करावयाच्या 
कार्यवाहीसाठी अधिकार खालील अटीस अधिन राहून प्रदान करीते आहे . 


मा . उच्च न्यायालय , मुंबई रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३ दि 
बेसिन कॅथोलिक को ऑपरेटीव्ह बँक विरुध्द महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
मध्ये दिनांक ०५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश याचिके विचारात 
घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० व नियम १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची 
कार्यवाही करावी. 


८ . शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४/ प्र.क्र . २३१/, १५- स , 
दिनांक २३/११/२००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिहांच्या राजमुद्रेचा 
वापर करता येणार नाही . 


" महाराष्ट्र शासन 
नियुक्त ” आणि “सिव्हील कोर्ट किंवा ” “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट या शब्दांचा 
तत्सम शब्दाचा वापर करता येणार नाही त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यानी 
त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये , असे लिहावे . 


१ . 


वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनूसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , 
नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्यासे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे 
प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 


१० . वसुली अधिकाऱ्यास थकबाकीरांकडून वसुली महाराष्ट्र 
दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज याशिवाय इतर कोणतीही 
रक्कम व रक्कम वसुल करता येणार नाही . 


अ.क्र . 


अधिकाऱ्याचे नांव 


हुद्या 


कार्यक्षेत्र 


शेरा 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ ) 


श्री.बाळासाहेब बिटु गरड 


व्यवस्थापक 


संघाच्या कार्यक्षेत्रापुरते 


२ ) 


श्री.अनिल शंकरराव घोलकर 


वरिष्ठ अधिकारी 


संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 


व्ही.आर.देशमुख , 
जिल्हा उपनिबंधक 


सहकारी संस्था , उस्मानाबाद . 


४८६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 

मे २३-२९ , २०१ ९ : ज्येष्ठ २-८ , 


शके १ ९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


१४ 


२ . प्रस्तुत व्यक्तीची अन्यय नियुक्ती, मुत्यू झाल्यास प्रदान केलेले 
अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


उपनिबंधक यांजकडून 


वाचा:- १ ) महाराष्ट्र शासन, सहकारी संस्था वटहुकूम नंबर १४ 
दिनांक १२/ १० / १ ९ ८१. 


३. वसुली अधिकाऱ्याने वसुली जप्त्याचा, शासनाकडे जमा केलेला 
सरचार्च माहिती दरमहा देणे बंधकारक राहील . तसेच ३१ मार्च अखेर 
जमा झालेला सरचर्ज शासकीय कोषागारात भरणा होईल याची संस्थेने व 
विशेष वसुली अधिकाऱ्यांनी दक्षता घ्यावी . 


सी .[.एस . 


२ ) कृषि व सहकार्य विभाग , मंत्रालय मुंबई यांचे पत्र क्र . 
१०८१/ ५६६/ २२० / १७ - सी दि २२/ १० / १ ९ ८१ . 


३ ) जिल्हा व्यवस्थापक उस्मानाबाद जिल्हा सहकारी पतसंस्था 
सहकारीसंघ (फेडरेशन ) म . उस्मानाबद यांचे पत्र दिनांक ११/ ०३/ २०१ ९ . 

अधिसुचना 


४. वसुली अधिकाऱ्याने दरमहा केलेल्या कामाचा/ जप्त्याचा अहवाल 
या कार्यालयास विहीत नमुन्याते सादर करावा . 
५ . 

संस्थेने वसुली अधिकाऱ्याकडून सेक्युरिटी बॉण्ड घ्यावा . 

संस्थेने अस्थापनेवरील व्यक्तीची वसुली अधिकारी म्हणून निवड 
केलेली असल्याचेत्यांच्या कामकाजाबाबतची सर्वस्वी जबाबदारी ही बॅकेचीच 
राहील . 


७ . 


मा . उच्च न्यायालय , मुंबई रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३ दि 
बेसिन कॅथोलिक को ऑपरेटीव्ह बँक विरुध्द महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिके मध्ये दिनांक ०५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात 
घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१९ ६० व नियम १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची 
कार्यवाही करावी . 


क्र .१० ९ ८ / पणन/ वि.व.अ./ क .१५६ चे अधिकार / १० ९ ८ / २०१९ : -महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान 
करण्यांत आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी व्हि . आर . देशमुख , जिल्हा 
उपनिबंधक सहकारी संस्था उस्मानाबाद या अधिसुचनेद्वारे उस्मानाबाद 
जिल्हा सहकारी पतसंस्था सहकारीसंघ (फेडरेशन ) म . उस्मानाबद ता 
जि . उस्मानाबाद या संस्थेच्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्जवसुलीसाठी 
खाली दर्शविलेल्या अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१९ ६० चे कलम १५६ ( १) आणि ( २) महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 
१९ ६१ चे नियम २ ( एच) ( जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम (३), 
( ४ ), ( ५), ( ६), ( ७), (९), ( १० ), ११), ( अपसेट प्राईजची तरतुद वगळून ) 
( १२ ),( १३ ), व १०७ ( १४ ) नुसार मालमत्ता विक्री कायम करण्याचे अधिकार 
संस्थांचे नुकसान होणार नाही याची काळजी घेवून विक्री कायम करण्यांचे 
अधिकार वापरण्यात यावे व ( १५), ( १७), (१८ ), आणि ( २० ) तसेच कलम 
१०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्याची अमंलबजावणी करणसाठी दिनांक 
३१.०३.२०२० पर्यंत दावा, विक्री रक्कम वसुल करावयाच्यो कार्यवाहीसाठी 
अधिकार खालील अटीस अधिन राहून प्रदान करीत आहे . 

१ . वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , 
नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्यासे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे 
प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 


८ . 

शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४/ प्र.क्र . २३१/ , १५- स , 
दिनांक २३/११/२००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिहांच्या राजमुद्रेचा 
वापर करता येणार नाही . 


९ . वसुली अधिकाऱ्यास त्यांच्या नावापुढे कोठेही “महाराष्ट्र शासन 
नियुत ” आणि “सिव्हील कोर्ट किंर्वा ” “एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा 
तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यानी 
त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये असे लिहावे . 


१० . वसुली अधिकाऱ्यास थकबाकीरांकडून वसुली महाराष्ट्र 
दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व साचर्ज रक्कम् याशिवाय इतर कोणतीही 
रक्कमे वसुल करता येणार नाही. 


अ.क्र . 


कार्यक्षेत्र 


अधिकाऱ्याचे नांव 


हुद्या 


शेरा 


४ 


१ 


३ 


५ 


श्री.सतिश विश्वासराव 


संघाच्या कार्यक्षेत्रापुरते 


१ 


व्यवस्थापक 


पाटील 


२ 


वसूली अधिकारी 


संघाच्या कार्यक्षेत्रापुरते 


श्री.जयजित बुध्दीर्वत 

अमाशेटे 


व्ही.आर.देशमुख, 

जिल्हा उपनिबंधक 
सहकारी संस्था , उस्मानाबाद 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे २३-२९ , २०१ ९ : ज्येष्ठ २-८ , शके १ ९ ४१ 


४८७ 


१५ 


१६ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


पहा : - १ . 


सौ.व्ही.बी.पाटील , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, 
वरिष्ठ स्तर, भूम यांचे पत्र जा.क्र . निरंक / १९ , दिनांक २३ एप्रिल , २०१९ 
अन्वये प्राप्त झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा ई- मेल संदेश . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा : - १ . सौ.एस.ए.कानशिडे दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
यांचे पत्र जा.क्र . १४६८ / १९ , दिनांक २० एप्रिल, २०१ ९ अन्वये प्राप्त 
झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा ई- मेल संदेश 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितातः 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मनाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात: 


आदेश 


आदेश 


क्र . काव्यावि/ (प्रशा)/ ३२२६/ २०१९ : सौ.व्ही.बी.पाटील , २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
भूम यांच्या न्यायालयाचा दिनांक २७ एप्रिल, २०१९ ते दिनांक ०१ मे , 
२०१९ रोजीची ( ०५) पाच दिवसांचा कार्यभार हा श्री.ए.जी.देशिंगकर , 
सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
भूम यांनीसांभाळण्यास दिलेली सहमतीविचारात घेता सौ.व्ही.बी.पाटील, 
२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , भूम यांची दिनांक २९ व ३० एप्रिल , २०१९ या ( ०२ ) 
दोन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १९ ८१ 
मधील नियम- ५० नुसार (रजेमागील दिनांक २७ २८ एप्रिल , २०१९ 
रोजी महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) दिनांक ०१ मे , २०१९ या तीन 
दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह दिनांक ०१ मे , २०१९ या तीन दिवसाच्या 
सुट्टीच्या फायद्यासह ) दिनांक ०१ मे , 

महाराष्ट्र दिनाच्या 
ध्वजारोहनाच्या कार्यक्रमास उपस्थित राहिल्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर 
करण्याच्या अटीवर मंजूर करण्यात येवून , दिनांक २६ एप्रिल , २०१ ९ 
रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ०२ मे , २०१९ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


क्र . काव्यावि / ( प्रशा)/ ३० ९ ० / २०१९ : सौ.एस.ए.कानशिडे दिवाणी 
न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर, व न्यायदंडाधिकारी प्र.वर्ग, तुळजापूर यांची दिनांक 
२४ एप्रिल , २०१९ ते दिनांक २६ एप्रिल , २०१९ या (०३ ) दिवसांची 
अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम -५० 
नुसार ( रजेपुढील दिनांक २७ व २८ एप्रिल , २०१९ या दोन दिवसांच्या 
सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यात येवून , दिनांक २३ एप्रिल , २०१ ९ 
रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक २९ एप्रिल , २०१९ रोजी 
कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते. 

रजेवरुन परत आल्यानंतर सौ.एस. ए . कानशिडे हा दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग तुळजापूर म्हणून काम 
पहातील. 


२०१९ रोजी 


जर सौ.ए.एस. कानशिडे हया सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर 
त्या दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग, तुळजापूर 
म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 


( दोन ) 


रजेवरुन परत आल्यानंतर सौ . व्ही.बी.पाटील , हया २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त 

मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
भूम म्हणुन काम पहातील . 


सौ. एस . ए. कानशिडे, दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, व न्यायदंडाधिकारी, 
प्र.वर्ग तुळजापूर यांच्या न्यायालयाचा दिनांक २४ एप्रिल २०१९ रोजीचा 
कार्यभार हा श्री.टी.पी. २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी, प्र.वर्ग, तुळजापूर यांच्याकडे आणि दिनांक २५ एप्रिल , 
२०१९ ते दिनांक २८ एप्रिल , २०१९ रोजीचा कार्यभार हा श्री . आर.एन. 
गायकवाड , सह दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर , व न्यायदंडधिकारी , प्र . वर्ग, 
तुळजापूर यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 


जर सौ.व्ही.बी.पाटील हया सदरील रजेवर गेल्या नसल्या तर त्या २ रे 
दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , 

व अतिरिक्त 

मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
भूम म्हणुन कार्यरत राहिल्या असत्या . 


( दोन ) 


ओमकाश, जयस्वाल , 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश उस्मानाबाद 


सौ.व्ही.बी. पाटील २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी 

भूम यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या/ 
सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री.ए.जी.देशिंगकर 
सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
भूम यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 


. 


१७ 


उस्मानाबाद २९ एप्रिल , २०१९ 


ओमकाश , जयस्वाल , 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा : - १ . श्री . एच.एस. सातपुते , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , भूम यांचे पत्र जा . क्र . १२२०/ १९.,दिनांक २२ एप्रिल , २०१९ 
अन्वये प्राप्त झालेल्या विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा ई- मेल संदेश. 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मनाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात: 


४८८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे २३-२९ , २०१९ : ज्येष्ठ २-८ , शके १९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


आदेश 


१८ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


पहा: - १ . श्री.डी. आर . माळी, सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , भूम 
यांचे पत्र जा . क्र . १२२१ / १ ९., दिनांक २२ एप्रिल , २०१९ अन्वये प्राप्त झालेल्या 


विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा ई- मेल संदेश . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मनाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 


करितातः 


क्र . काव्यावि / (प्रशा)/ ३०९ १/ २०१ ९ : श्री . एच.एस. सातपुते , २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर ,न्यायदंडाधिकारी प्र.वर्ग , भूम यांच्या 
न्यायालयाचा दिनांक २७ एप्रिल , २०१ ९ ते दिनांक ०१ मे , २०१९ रोजीचा 
( ०५ ) पाच दिवसांचा कार्यभार हा श्री.डी. आर . माळी, सह दिवाणी 
न्यायाधीशे, क.स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र . वर्ग 

भूम 

यांनी सांभाण्यास 
दिलेली सहमती विचारात घेता श्री . एच.एस. सातपुते , २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर, व न्यायदंडाधिकारी, प्र.वर्ग भूम यांची दिनांक २९ 
व ३० एप्रिल , २०१९ या ( ०२) दोन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी 
सेवा ( रजा ) नियम १९८१ , मधील नियम- ५० नुसार, (रजेमागील दिनांक 
२७ व २८ एप्रिल , २०१ ९ आणि रजेपुढील दिनांक , ०१ मे , २०१ ९ या तीन 
दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह) दिनांक ०१ मे २०१९ रोजीच्या महाराष्ट्र 
दिनाच्या ध्वजारोहणा कार्यक्रमास मुख्यालय उपस्थित राहण्याच्या अटीवर 
मंजूर करण्यांत येवून , दिनांक २६ एप्रिल , २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर 
पासून ते दिनांक ०२ मे, २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


आदेश 


क्र . काव्यावि / (प्रशा)/ ३० ९ २/ २०१९ : श्री.डी. आर . माळी , सह दिवाणी 
न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्र.वर्ग, भूम यांच्या न्यायालयाचा 
दिनांक २४ व २५, एप्रिल , २०१९ रोजीचा ( ०२ ) दोन दिवसांचा कार्यभार हा 
श्री . एच. एस . सातपुते, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , 
प्र.वर्ग भूम यांनी सांभाळण्यास दिलेली सहमती विचारात घेता श्री.डी. आर . 
माळी सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर, व न्यादंठाधिकारी, प्र.वर्ग भूम यांची 
दिनांक २४ व २५ एप्रिल , २०१ ९ या ( ०२ ) दोन दवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र 
नागरी सेवा (रजा) नियम १९ ८१, मधील नियम ५० नुसार , मंजूर करण्यात 
येवून सदरीले कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यांते येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एच.एस. सातपुते , २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, क . स्तर , 

व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग भूम म्हणून काम 
पहातील . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.डी. आर . माळी, हे सदरील सह दिवाणी 


न्यायाधीश, क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग, भूम म्हणून कार्यरत राहिले 


जर श्री . एच.एस. सातपुते , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र.वर्ग, भूम म्हणून 
कार्यरत राहिले असते . 


असते . 


जर श्री.डी. आर . माळी, हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते सह दिवाणी 


( दोन ) 


न्यायाधीश, क . स्तर, व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग, भूम म्हणून कार्यरत राहिले 


असते . 


( दोन ) 


श्री . एच.एस. सातपुते , २ रे सह , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर, व 
न्यायदंडाधिकारी, प्र.वर्ग भूम यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या/ सुट्टीच्या 
कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . डी . आर. माळी, सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर, व न्यायदंडाधिकारी, प्र . वर्ग भूम यांच्याकडे 
ठेवण्यात येतो . 


श्री.डी. आर . माळी , हे दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , 
प्र.वर्ग, भूम म्हणून कार्यरत सदरील अर्जित रजेच्या/ सुट्टीच्या कालावधीत 
त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . एच.एस. सातपुते , २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, क . स्तर, व न्यायदंडाधिकरी, प्र . वर्ग, भूम यांच्याकडे ठेवण्यांत 


उस्मानाबाद , २३ एप्रिल, २०१९ 


ओमकाश, जयस्वाल , 


येतो 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद. 


उस्मानाबाद , २३ एप्रिल, २०१ ९ 


ओमप्रकाश , जयस्वाल , 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश उस्मानाबाद . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार 

गुरुवार ते बुधवार , 


मे 


२३-२९ , २०१९ : ज्येष्ठ २-८ , शके १ ९ ४१ 


४८ ९ 


१ ९ 


२० 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


पहा: - १ . 


श्री.ए. जी . देशिंगकर, सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 


पहा:-१. जिल्हा न्यायालय , उस्मानाबाद आदेश क्र . काव्यावि / ( प्रशा)। 
२८६५ / १ ९९ , दिनांक १६ एप्रिल , २०१९ . 


भूम यांचे पत्र जा . क्र . ७७२/ १९., दिनांक २२ एप्रिल , २०१९ अन्वये प्राप्त 
झालेल्या विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा ई- मेल संदेश . 


२ . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 


श्री.पी.बी.पोरे , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांचे पत्र जा.क्र . 
१४०३/१९ , दिनांक २५ एप्रिल, २०१९ अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील 
परिवर्तीत रजेचा अर्ज . 


करितातः 


आदेश 


( सोबत वैद्यकीय अस्वास्थ व स्वास्थ प्रमाणपत्र ) 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मनाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 


करितात: 


आदेश 


क्र . काव्यावि/ (प्रशा)/ ३०८ ९/ २०१९ : श्री.ए. जी . देशिंगकर , सह दिवाणी 
न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर, व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी भूम यांच्या 
न्यायालयाचा दिनांक २४ एप्रिल , २०१ ९ ते दिनांक २६ एप्रिल , २०१९ रोजीचा 
( ०३ ) तीन दिवसांचा कार्यभार हा सौ.व्ही.बी. पाटील , २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ . स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , भुम यांनी 
सांभाळण्यास दिलेली सहमती विचारत घेता श्री.ए.जी.देशिंगकर , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , भूम यांची 
दिनांक २४ एप्रिल , २०१९ ते दिनांक २६ एप्रिल २०१९ या ( ०३ ) तीन 
दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियय १९ ८१ मधील 
नियम- ५० नुसार , मंजूर करण्यात येवून दिनांक २३ एप्रिल , २०१९ रोजी 
कार्यालयीने वेळेनंतर पासून ते दिनांक २७ एप्रिल , २०१९ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालये सोडण्याची परवानगी देण्यात येते 


क्र . काव्यावि/ ( प्रशा)/३१८३/ २०१९ :- श्री.पी.बी.पोरे, मुख्य न्यायदंडाधिकारी 
उस्मानाबाद यांची दिनांक १६ व १७ एप्रिल २०१९ , या ( ०२ ) दोने दिवसांची 
वैद्यकीय कारणावरुन परिवर्तीत रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम 
१ ९ ८१, मधील नियम ६१, नुसार मंजूर करण्यांत येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.पी.बी.पोरे, हे मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद 
म्हणुने काम पाहत आहेत . 


जर श्री.पी.बी.पोरे, हे सदरील रजेवर गेले नसत तर ते मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 


उस्मानाबाद म्हणुन कार्यरत राहिले असते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.ए. जी . देशिंगकर, हे सह दिवाणी न्यायाधीश, 


वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , भूम म्हणुन काम पहातील . 


श्री.पी.बी.पोरे , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्या सदरील 
परिवर्तीत रजेच्या कालावधीत संदर्भीय आदेश क्र .०१ अन्वये त्यांच्या न्यायालयाचा 


जर श्री.ए. जी . देशिंगकर , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते सह 


कार्यभार हा सौ.यु.व्ही.इंदापुरे, सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, व अपर 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांनी पाहिला . 


दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, भूम 
म्हणुन कार्यरत राहिले असते . 


उस्मानाबाद , २६ एप्रिल , २०१९ 


( दोन ) 


ओमप्रकाश , जयस्वाल , 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश उस्मानाबाद 


श्री.ए.जी.देशिंगकर , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , भूम यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांच्या 
न्यायालयाचा कार्यभार हा सौ . व्ही.बी.पाटील , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर, व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, भूम यांच्याकडे ठेवण्यात 


२१ 


येतो . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


उस्मानाबाद , २३ एप्रिल , २०१९ 


ओमप्रकाश , जयस्वाल , 


पहा: - १ . जिल्हा न्यायालय , उस्मानाबाद आदेश क्र . काव्या / ( प्रशा )/ 
३०४/ १९ / दिनांक २२ एप्रिल , २०१९ . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


२ . 


श्री.एस.पी.राचकर , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , पंरडा 


यांचे पत्र जा . क्र . १३६० /१ ९ दिनांक २६ एप्रिल , २०१ ९ अन्वये प्राप्त झालेला 


४ ९ ० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार 


ते 


बुधवार , मे २३-२९ , २०१ ९ : ज्येष्ठ २-८ , शके 


१ ९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


ई - मेल संदेश 


अंतर्गत कलम ९ ८ अन्वये दिलेल्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी 
करण्यासाठी दिनांक ३१.०३.२०२० पर्यंत दावा . विक्री , रक्कम वसुल 
करावयाच्या कार्यवाही साठी अधिकार खालील अटीस अधिन राहून 
प्रदान करीत आहे . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मनाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 


करितात : 


आदेश 


क्र . काव्यावि / ( प्रशा)/ ३१८२/ २०१९ : श्री.एस.पी.राचकर , २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र.वर्ग परंडा यांची संदर्भीय 
आदेश क्र . ०१ अन्वये दिनांक २३ एप्रिल , २०१९ ते दिनांक २६ एप्रिल , २०१ ९ 
या (०४) चार दिवसांची मंजूर करण्यांत आलेल्या अर्जित रजेपैकी (रजेपुढील 
दिनांक २७ व २८ एप्रिल , २०१९ या दोन दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) 
अर्जदाराच्या विनंती अर्जावरुन दिनांक २६ एप्रिल , २०१९ रोजीची ( ०१) एक 
दिवसाची अर्जित रजा (रजेपुढील दिनांक २७ व २८ एप्रिल , २०१९ या दोन 
दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) या आदेशान्वये रद्द करण्यांत येते . 


१. वसुली आधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी कर्ज वसुली करतानां सहकार कायदा 
नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्यास निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान 
केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

प्रस्तुत व्यक्तीची अन्य नियुक्ती, मुत्यू झाल्यास प्रदान केलेले 
अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


२ . 


३ . वसुली अधिकाऱ्याने वसुली , जप्त्याचा, शासनाकडे जमा केलेल्या 
सरचार्च ची माहिती दरमहा देणे बंधनकारक राहील . तसेच ३१ मार्च 
अखरे जमा झालेला सचार्च शासकीय कोषागारात भरण होईची याची 
संस्थेने व विशेष वसुली अधिकाऱ्यांनी दक्षता घ्यावी . 


उस्मानाबाद , २६ एप्रिल , २०१९ 


ओमकाश , जयस्वाल , 


४ . वसुली अधिकाऱ्याने दरमहा केलेल्या कामाचा/ जप्त्याचा अहवाल 
या कार्यालयास विहीत नमुन्यात सादर करावा . 

संस्थेने वसुली अधिकाऱ्याकडून सेक्युरिटी बॉण्ड घ्यावा . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मनाबाद . 


५ . 


६ . संस्थेने अस्थापनेवरील व्यक्तीची वसुली अधिकारी म्हणुन 
निवड केलेली असल्याने त्यांच्या कामकाजाबाबतची सर्वस्वी जबाबदारी ही 
बँकेचीच राहील . 


२२ 


७ . 


उपनिबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 


वाचा:- प्र.कार्यकारी संचालक , उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक 


मा . उच्च न्यायालय , मुंबई रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३ 
दि बेसिन कॅथोलिक को- ऑपरेटीव्ह बँक विरुध्द महाराष्ट्र राज्य व इतर 
या याचिकमध्ये दिनांके ०५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात 
घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६१ अन्वये प्राप्ते असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 


लि . मुख्य कार्यालय , उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्र . वित / बिगरशेतीकर्ज / 
४४ ९ १/ २०१८-१९ दिनांक २६.०३.२०१९ . 


अधिसुचना 


८ . शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४/ प्र.क्र .१५०४/ प्र ./ क्र . २३१/ 
१५- स, दिनांक २३/११/२००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिहांच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 


क्र . पणन/ वि / व.अ/ क ./ १५६ चे अधिकार / १३२२/ २०१९ : 


महाराष्ट्र सहकारी 


९ . 

वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन 
नियुक्त आणि सिव्हिल कोर्ट किंवा एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा 
तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी 
त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे . 


संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यांत आलेल्या 
शक्तीचा वापर करुन मी व्हि.आर. देशमुख, जिल्हा उपनिबंधक सहकारी 
संस्थो उस्मानाबाद या अधिसुनेद्वारे उस्मानाबाद जिल्हयासाठी उस्मानाबाद , 
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने दिलेल्या कर्जवसुलीसाठी सोबतच्या तक्त्यातील 
विशेष वसुली अधिकारी यांना त्यांचे नावासमोर दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे उननियम (३ ).(४ ),(५ ),(६ ),( ७), 
( ९), ( १० ), (११), ( अपसेट प्राईजची तरतुद वगळून ) ( १२).( १३ ) , व १०७ 
( १४) , नुसार मालमता विक्री कायम करण्याचे अधिकार संस्थांचे 

नुकसान 
होणार नाही याची काळजी घेवून विक्री कायम करण्याचे अधिकार वापरण्यात 
यावे व ( १५),(१७ ),( १८ ), आणि ( २० ), तसेच कलम १०१ आणि कलम ९ १ 


१० . 


वसुली अधिकाऱ्यास थवबाकीदारांकडून वसुली दाखल्यानुसार 
वसुल अधिकाऱ्यास, थकबाकीदारांकडून वसुली दाखल्यानुसार रक्कम 
व सरचार्च रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसुल करता येणार 
नाही . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे २३-२९ , २०१९ : ज्येष्ठ २-८ , शके १९ ४१ 


४ ९ १ 


अधिकाऱ्याचे नांव 


अ . क्र . 


हुद्दा 


कार्यक्षेत्र 


शेरा 


२ 


३ 


१ 


४ 


५ 


१ . 


श्री.ए.बी.मडके 


बँक ऑफीसर 


२ . 


श्री . टी.एम.कपाळे 


बँक ऑफीसर 


३ . 


श्री . बी.एस.उंबरे 


बँक ऑफीसर 


४ . 


श्री.आर.जे.कोकाटे 


बँकींग ऑफिसर 


५ . 


श्री.एन.डी.साळुके 


बँकींग ऑफिसर 


उस्मानाबाद जिल्हायापुरते 
उस्मानाबाद जिल्हायापुरते 
उस्मानाबाद जिल्हायापुरते 
उस्मानाबाद जिल्हायापुरते 
उस्मानाबाद जिल्हायापुरते 
उस्मानाबाद जिल्हायापुरते 
उस्मानाबाद जिल्हायापुरते 
उस्मानाबाद जिल्हायापुरते 
उस्मानाबाद जिल्हायापुरते 
उस्मानाबाद जिल्हयापुरते 


६ . 


श्री.आर.एच.पाटील 


बँकींग ऑफिसर 


७ . 


श्री.बी.आर. कळंबकर 


बँकींग ऑफिसर 


८ . 


श्री.एस.के.पारवे 


बँकींग ऑफिसर 


९ . 


श्री.डी.जी.शिंदे 


ज्यु.ऑफिसर 


१० . 


श्री.पी.जी.चव्हाण 


उपमुख्याधिकारी 


११ . 


श्री.एस.टी.गायकवाड 


बँकींग ऑफिसर 


१२ . 


श्री.एस.यु.सोत्रे 


बँकींग ऑफिसर 


उस्मानाबाद जिल्हायापुरते 
उस्मनाबाद जिल्हायापुरते 
उस्मानाबाद जिल्हायापुरते 


१३ . 


श्री.ए.जी.शेरकर 


उपमुख्याधिकारी 


१४ . 


श्री.ए.व्ही.बारसकर 


बँकींग ऑफिसर 


१५ . 


श्री.ए.बी. बिक्कड 


बँकींग ऑफिसर 


१६ . 


श्री.टी.ए.जाधव 


बँकींग ऑफिसर 


उस्मानाबाद जिल्हायापुरते 
उस्मानाबाद जिल्हायापुरते 
उस्मानाबाद जिल्हायापुरते 
उस्मानाबाद जिल्हायापुरते 
उस्मानाबाद जिल्हायापुरते 


१७ . 


श्री.व्ही.जी.शिंदे 


ज्यु . 


ऑफिसर 


१८ . 


श्री.पी.एस.मुळे 


लिपीक 


व्ही.आर.देशमुख, 

जिल्हा उपनिबंधक 
सहकारी संस्था , उस्मानाबाद . 


४ ९ २ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे २३-२९ , २०१ ९ : ज्येष्ठ २-८ , शके १९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


२३ 


उपनिबंधक सहकरी संस्था यांजकडून 
वाचाः- मुख्याधिकारी , वसंतदादा नागरी सहकारी बँक लि . उस्मानाबाद 
यांचे पत्र दिनांक ११ एप्रिल २०१९ 

अधिसुचना 
क्र.पणन/ वि / व.अ. / क . १५६/ चे अधिकार: १४३२/ २०१ ९ महाराष्ट्र 


१२ . 

प्रस्तुत व्यक्तीची अन्यत्र नियुक्ती,झाल्यास मुत्यु झाल्यास प्रदान 
केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

१३ . वसुली अधिकाऱ्याने वसुली , जप्त्याचा, शासनाकडे जमा केलेला 
सरचार्च ची माहिती दरमहा देणे बंधनकारक राहील. तसेच ३१ मार्च अखेर 


जमा झालेला सरचार्च शासकीये कोषगारात भरणा होईल याची संस्थेने व 


१४ . 


विशेष वसुली आधिकाऱ्यांनी दक्षता घ्यावी. 

वसुली अधिकाऱ्याने दरमहा केलेल्या कामाचा/ जप्त्याचो अहवाल या 
कार्यालयास विहीत नमुन्यात सादर करावा . 

१५. संस्थेने वसुली अधिकाऱ्याकडून सेक्युरिटी बॉण्ड घ्यावा. 
१६ . 

संस्थेने अस्थापनेवरील व्यक्तीची वसुली अधिकारी म्हणुन निवड 
केलेली असल्यान त्यांच्या कामाकाजाबाबतची सर्वस्वी जबाबदारी ही बँकेचीच 


राहील . 


१७ . 


मा.उच्च न्यायालय , मुंबई रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२/ २०१३ दि / 


बेसिन कॅथेलिक को- ऑपरेटीव्ह बँक विरुध्द “ महाराष्ट्र राज्य व इतर या 


याचिके मध्ये दिनांक ०५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन 


सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान 
करण्यांत आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी व्हि . आर. देशमुख जिल्हा 
उपनिबंधक सहकारी संस्था उस्मानाबाद या अधिसुचनेद्वारे उस्मानाबाद 
जिल्हयासाठी वसंतदादा नागरी सहकार बँक लि ., उस्मानाबाद बँकेने 
दिलेल्या कर्जवसुलीसाठी सोबतच्या तक्त्यातील विशेष वसुली अधिकारी 
यांना त्यांचे नावासमोर दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १५६ ( १) आणि ( २) महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थो नियम १ ९ ६१ चे नियमे २ ( एच) ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील 
उपनियम ( ३), ( ४), ( ५), (६ ), ( ७), (९ ), ( १० ), ( ११ ), ( अपसेट प्राईजची 
तरतुद वगळून ( ( १२), ( १३ ), व १०७ ( १४) नुसार मालमता विक्री कायम 
करण्याचे अधिकार संस्थांचे नुकसान होणार नाही याची काळजी घेवून 
विक्री कायम करण्याचे अधिकार वापरणयात यावे व ( १५ ), ( १७ ), ( १८ ), 
आणि ( २० ), तसेच कलम १०१ आणि कलम ९ १ अंतर्गत कलम ९ ८ 
अन्वये दिलेल्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी दिनांक : 
३१.०३.२०२० पर्यंत दावा, विक्री रक्कम वसुल करावयाच्या कार्यवाहीसाठी 
अधिकारी खालील अटीस अधिन राहुन प्रदान करीत आहे . 

वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१८ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करतांना सहकार कायदा , 
नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करुन आवश्यकता भसल्यास सदरचे 
प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्याते येतील . 


वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व 
नियम १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही 


करावी . 


१८ . 


शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४/ प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक 


२३.११.२००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्याना तीन सिहांच्या राजमुदेचा वापर 
करता येणार नाही. 


११ . 


१ ९ . वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन 
नियुक्त ” आणि “सिव्हील कोर्ट किंवा ” “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या शब्दांचा 
अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी 
त्यांच्या नावापुठे वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम संस्था 
अधिनियम १९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे . 

२०. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार 
वसुलपात्र रक्कम व सरचार्च रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसुल 


करता येणारे नाही . 


अ.क्र . 


अधिकाऱ्याचेनांव 


हुद्या 


कार्यक्षेत्र 


शेरा 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ ) 


श्री.देवकते दिपक भिवाजी 


शाखाव्यवस्थापक 


उस्मानाबाद जिल्हयापुरते 


२ ) 


श्री . मुंडे श्रीकांत गणपतराव 


वसुली अधिकारी 


उस्मानाबाद जिल्हयापुरते 


व्ही.आर.देशमुख, 
जिल्हा उपनिबंधक 


सहकारी संस्था , उस्मानाबाद 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 


मे 


२३-२९ , २०१ ९ : ज्येष्ठ २-८ , 


शके १ ९ ४१ 


४ ९ ३ 


२४ 


आपोआप रद्द होतील . 


उपनिबंधक सहकरी संस्था यांजकडून 


३ . वसुली अधिकाऱ्याने वसुली, जप्त्याचा, शासनाकडे जमा केलेला 
सरचार्च ची माहिती दरमहा देणे बंधनकारक राहील. तसेच ३१ मार्च अखेर 


वाचाः- मुख्याधिकारी , नागरी बँक लि . उस्मनाबाद यांचे पत्र दिनांक ३१ 


मार्च २०१ ९ 


जमा झालेला सरचार्च शासकीये कोषगारात भरणा होईल याची संस्थेने व 


अधिसुचना 
क्र.पणन/ वि / व.अ./ क . १५६/ चे अधिकारः ४५०/ २०१ ९ 


महाराष्ट्र सहकारी 


४ . 


संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यांत आलेल्या 


विशेष वसुली आधिकाऱ्यांनी दक्षता घ्यावी . 

वसुली अधिकाऱ्याने दरमहा केलेल्या कामाचा/ जप्त्याचा अहवाल या 
कार्यालयास विहीत नमुन्यात सादर करावा . 

संस्थेने वसुली अधिकाऱ्याकडून सेक्युरिटी बॉण्ड घ्यावा. 
६ . संस्थेने अस्थापनेवरील व्यक्तीची वसुली अधिकारी म्हणुन निवड 
केलेली असल्यान त्यांच्या कामाकाजाबाबतची सर्वस्वी जबाबदारी ही बँकेचीच 


५ . 


राहील . 


७ . 


मा.उच्च न्यायालय , मुंबई रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३ दि 


बेसिन कॅथेलिक को- ऑपरेटीव्ह बँक विरुध्द महाराष्ट्र राज्य व इतर या 


याचिके मध्ये दिनांक ०५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन 
वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व 
नियम १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही 


करावी. 


शक्तीचा वापर करुन मी व्हि . आर . देशमुख जिल्हा उपनिबंधक सहकारी 
संस्था उस्मानाबाद या अधिसुचनेद्वारे उस्मनाबाद जिल्हयासाठी तेरणा नागरी 
सहकार बँक लि . उस्मनाबाद बँकेने दिलेल्या कर्जवसुलीसाठी सोबतच्या 
तक्त्यातील विशेष वसुली अधिकारी यांना त्यांचे नावासमोर दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) 
आणि (२ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्थो नियम १९ ६११ चे नियम २ ( एच ) ( जे ) 
तसेच नियमे १०७ खालील उपनियम ( ३), ( ४), ( ५ ), (६ ), ( ७) , (९ ), ( १० ), 
( ११), ( अपसेट प्राईजची तरतुद वगळून( ( १२ ), ( १३), व १०७ ( १४) नुसार 
मालमता विक्री कायदा करण्याचे अधिकार संस्थांचे नुकसान होणार नाही 
याची काळजी घेवून विक्री कायदा करण्याचे अधिकार वापरणयात यावे व 
( १५ ), ( १७), ( १८ ), आणि ( २० ), तसेच कलम १०१ आणि कलम ९ १ अंतर्गत 
कलम ९ ८ अन्वये दिलेल्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी 
दिनांक : - ३१.०३.२०२० पर्यंत दावा , विक्री रक्कम 

वसुल करावयाच्या 
कार्यवाहीसाठी अधिकारी खालील अटीस अधिन राहुन प्रदान करीत आहे . 

वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० 
चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करतांना सहकार कायदा, नियम 
यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास 
आवश्यक ती चौकशी करुन आवश्यकता भसल्यास सदरचे प्रदाने केलेले 
अधिकार तात्काळ काढून घेण्याते येतील . 

२ . प्रस्तुत व्यक्तीची अन्यत्र नियुक्ती झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार 


८ . 


शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४/ प्र.क्र .२३१/ १५- स , दिनांक 


२३.११.२००६ अन्वये वसुली अधिकात्यांना तीन सिहांच्या राजमुदेचो वापर 


करता येणार नाही . 


९ . 


१ . 


वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त 
आणि सिव्हील कोर्ट किंवा एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम 
शब्दांचा वापर करता येणार नाही त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या 
नावापुढे वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम संस्था अधिनियम 
१ ९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे. 

१०. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार 
वसुलपात्र रक्कम व सरचार्च रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसुल 
करता येणारे नाही. 


अ.क्र . 


अधिकाऱ्याचे नांव 


हुद्या 


कार्यक्षेत्र 


शेरा 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ ) 


श्री . परदेशी राहुल उदय 


शाखाव्यवस्थापक 


उस्मानाबाद जिल्हयापुरते 


२ ) 


श्री.पवार कल्याण संदीपान 


वसुली अधिकारी 


उस्मानाबाद जिल्हयापुरते 


व्ही.आर.देशमुख , 
जिल्हा उपनिबंधक 


सहकारी संस्था , उस्मानाबाद 


४ ९ ४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार 


ते 


बुधवार , मे २३-२९ , २०१ ९ : ज्येष्ठ २-८ , शके 


१ ९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


२५ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा:- श्री . एन.एस.मोमीन , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड यांचे 
पत्र क्र . ३२९९/ २०१९ , दिनांक १५.०४.२०१९, सोबत विहीत नमुन्यातीले 
अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश 


ते दिनांक ०२.०५.२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.एम.एस. शेख , जिल्हा न्यायाधीश-१ 
भोकर हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३९- ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री.एम.एस. शेख, जिल्हा 
न्यायाधीश -१ भोकर हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते 
त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


. 


कार्यालयीन आदेश 


श्री.एम.एस. शेख , जिल्हा न्यायाधीश-१ , भोकर यांच्या न्यायालयाचा 
उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार श्री.एन.पी.त्रिभुवन , 
तर्थजिल्हा न्यायाधीश -१ भोकर यांनी तर विशेष अधिकार क्षेत्रातील 
कार्यभार , श्री . के . एन.गौतम , जिल्हा न्यायाधीश-२ नांदेड यांनी पहावा . 


क्र . ब .- २ ( १ )/ ३५८८ / २०१ ९ :- श्री . एन.एस.मोमीन , तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश-१, नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९ ८१ 
मधील नियम नियम ५० अन्वये दिनांक ०२.०५.२०१९ ते ०४.०५.२०१ ९ 
पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ०३ ) दिवसाची अर्जित रजा , 
रजेच्या मागे दिनांक ०१.०५.२०१९ व रजेच्या पुढे दिनांक ०५.०५.२०१ ९ 
या दोन दिवसाच्या सुट्टयांचा फायदा जोडून , दिनांक ०१.०५.२०१९ 
रोजीपासूने ते दिनांक ०६.०५.२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.एन.एस. मोमीन , तदर्थजिल्हा न्यायाधीश 
१ नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याचे पदावर स्थानापन्न आहेत 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९ -ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एन.एस.मोमीन , तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश-१ नांदेड हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


नांदेड , २६ एप्रिल , २०१ ९ 


दिपक अ . धोळकिया , 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड . 


२७ 


२ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा:- श्री.ए.आर.धामेचा , अतिरिक्त सह जिल्हा न्यायाधीश-१ नांदेड 
यांचे पत्र क्र . ५८०४/ २०१ ९ , दिनांक २५.०४.२०१९ , सोबत विहीत 
नमुन्यातीले अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश 


श्री . एन.एस.मोमीन , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ , नांदेड यांच्या 
न्यायालयाचा उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार श्री.व्ही.के. माडे जिल्हा 
न्यायाधीश-६ नांदेड यांनी पाहावा . 


. 


कार्यालयीन आदेश 


नांदेड , २३ एप्रिल , २०१ ९ 


दिपक अ . 

धोळकिया , 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड . 


. 


२६ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा:- श्री.एम.एस. शेख , जिल्हा न्यायाधीश-१ , भोकर यांचे पत्र क्र . 
५२१ / २०१ ९ , दिनांक २४.०४.२०१९ , सोबत विहीत नमुन्यातीले अर्जित 
रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश 


क्र . ब .- २ ( १ )/३६७६/२०१९:-श्री.ए.आर.धामेचा, अतिरिक्त सह जिल्हा 
न्यायाधीश -१, नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९ ८१ 
मधील नियम नियम ५० अन्वये दिनांक २ ९ .०४.२०१९ ते ३०.०४.२०१९ या 
एकुण ( ०२) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक २७.०४.२०१९ व 
२८.०४.२०१ ९ आणि रजेच्यापुढे दिनांक ०१.०५.२०१९ या एकुण तीन दिसाच्या 
सुटटयांचा फायदा जोडून दिनांक २६.०४.२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर 
पासून ते दिनांक ०२.०५.२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.ए.आर.धामेचा, अतिरिक्त सह जिल्हा 
न्यायाधीश-१ नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याचे पदावर स्थानापन्न राहतील. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम १९ ८१ च्या नियम ३ ९- ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री.ए.आर.धामेचा, अतिरिक्त 
सह जिल्हा न्यायाधीश -१ नांदेड हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


कार्यालयीन आदेश 


क्र . ब .- २ ( १ )/ ३६७५/ २०१ ९:- श्री.एम.एस. शेख ,जिल्हा न्यायाधीश 
१ , भोकर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १ ९ ८१ मधील नियम 
नियम ५० अन्वये दिनांक २९ .०४.२०१९ ते ३०.०४.२०१९ या एकुण ( ०२ ) 
दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक २७.०४.२०१९ व २८.०४.२०१ ९ 
आणि रजेच्यापुढे दिनांक ०१.०५.२०१९ या एकुण तीन दिसाच्या सुटटयांचा 
फायदा जोडून दिनांक २६.०४.२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून 


श्री.ए.आर.धामेचा, अतिरिक्त सह जिल्हा न्यायाधीश-१ , नांदेड यांच्या 
न्यायालयाचा दिनांक २९ .०४.२०१९ , ३०.०४.२०१ ९ , ०१.०५.२०१९ या जरुरी 
व तात्कालीन कालावधीतीले कार्यभार श्री.व्ही.के. मांडे जिल्हा न्यायाधीश-६ 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 


मे 


२३-२९ , २०१ ९ : ज्येष्ठ २-८ , 


शके १ ९ ४१ 


४ ९ ५ 


नांदेड यांनी पहावा. तर दिनांक २७.०४.२०१९ व २८.०४.२०१९ या कालावधीतील 
कार्यभार श्रीमती एस.एस. तोडकर जिल्हा न्यायाधीश-५ नांदेड यांनी पहावा . 


२९ 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


नांदेड , २६ एप्रिल , २०१ ९ 


वाचाः- श्री.एन.डी.जाधव , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , उमरी 
यांचे पत्र क्र . २१६ / २०१९, दिनांक २५.०४.२०१९ सोबत विहीत नमुन्यातील 
अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश 


दिपक अ.धोळकिया , 


कार्यालयीन आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड , 


२८ 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


वाचा:- श्री.एस.एच.इनामदार , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, बिलोली 
यांचे पत्र क्र . ४१६/ २०१ ९ , दिनांक २२.०४.२०१९ अन्वये सादर केलेला 
विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश 


क्र.ब. ( २) ३६ ९ ८/ २०१९ : श्री.एन.डी.जाधव , दिवाणी न्यायाधीश 
कनिष्ठ स्तर , उमरी यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दि ०२.०५.२०१९ ते ०४.०५.२०१९ रोजीपर्यंत 
( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ०३ ) दिवसाची अर्जित रजा , रजेच्या पुढे 
दि . ०१.०५.२०१९ व रजेच्या मागे दिनांक ०५.०५.२०१९ या एकूण दोन 
दिवसांचा सुट्टीचा फायदा जोडून दिनांक ०१.०५.२०१९ रोजीच्या ध्वजारोहन 
कार्याक्रमानंतर ते दिनांक ०६.०५.२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.एन.डी.जाधव , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठे स्तर, उमरी हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहातील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३९ -ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री.एन.डी.जाधव , दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , उमरी हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते जर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


कार्यालयीन आदेश 


क्र.ब. ( १ ) ३५८६/ २०१९ : श्री.एस.एस इनामदार दिवाणी न्यायाधीश 
वरिष्ठ स्तर , बिलोली यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९ ८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दि २४.०४.२०१९ ते २६.०४.२०१९ पर्यंत (दोन्ही 
दिवस धरुन ) या एकुण (०३ ) दिवसाची अर्जित रजा , रजेच्या पुढे दि . 
२७.०४.२०१ ९ व २८.०४.२०१ ९ या दोन दिवसांचा सुट्टयाचा फायदा 
जोडून दि . २३.०४.२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक 
२९ .०४.२०१९ रोजीच्या कार्यायीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.एस.एच. इनामदार दिवाणी न्यायाधीश, 
वरिष्ठ स्तर , बिलोली हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहातील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३ ९- ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्याते येते की , श्री.एस.एच. इनामदार , 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , बिलोली हे जर वर नमुद कालावधीत 
रजेवर गेने नसते जर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


श्री.एन.डी.जाधव , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , उमरी यांच्या 
न्यायालयाचा उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीन कार्यभार श्री . 
ए.एन.पठाण सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , भोकर यांनी पहावा . 


उपरोक्त कालावधीतील श्री.एन.डी.जाधव , दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर , उमरी यांच्या न्यायालयाच्या आस्थापनेवरील अधिकारी व 
कर्मचाऱ्याचा वेतन देयकांवर तसेच इतर देयकांवर हुंडी स्वीय प्रपंची लेखे व 
धनादेश रोखीकृत करुन संबंधीत रक्कम वाटपाचा अधिकार श्री.एन.एन.पठाण , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , भोकर यांना याद्वारे प्रदान करण्यांत 
येत आहे . 


भाग-२ 


नांदेड , २ ९ एप्रिल , २०१ ९ 


एस.आर.खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ नांदेड . 


श्री.एस.एच. इनामदार , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , बिलोली 
यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीन कार्यभार 
श्री . आर . आर.पत्की सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , बिलोली यांनी 
पहावा तर विशेष अधिकार क्षेत्रातील कार्यभार श्री.एस.बी.हिवाळे , सह 
दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांनी पहावा . 


३० 


उपनिबंधक सहकारी यांजकडून 


उपरोक्त कालावधीतील दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, बिलोली 
यांच्या आस्थापनेवरील अधिकारी व कर्मचाऱ्याच्या वेतन देयकांवर तसेच 
इतर देयकांवर हुंडी स्वीय प्रपंची लेखे व धनादेश रोखीकृत करुन संबंधीत 
रक्कम वाटपाचा अधिकार श्री.आर.आर.पत्की , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , बिलोली यांना याद्वारे प्रदान करण्यांत येत आहे . 


वाचाः- १. म . शा . मंत्रालय मुंबई, कृषि व सहकार विभागाची अधिसुचना 
क्र . सीएसएल- १३८१/ ५३३३२/ १५- सी , दिनांक २२/ १० / १ ९ ८१ . 


२ . शासन अधिसुचना क्र . सीएसएल-१४ ९ ३/ ११६२/ सी आर-४७ / 
१५- स दिनांक २६/ ०७/ १ ९९९ . 


नांदेड , २४ एप्रिल, २०१९ 


३. महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९ ६० सुधारणा राजपत्र दिनांक 
३०/०८/२०१४ . 


एस.एस.खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ नांदेड. 


४ . 


मा.सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य 


४ ९ ६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 


मे 


२३-२९ , २०१ ९ : ज्येष्ठ २-८ , शके 


१ ९ ४१ 


भाग १ 


पुरवणी 


या कार्यालयास सादर करणे बंधनकारक राहील . 


पुणे यांचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / स आ -५ / वसुली अधिकारी 
नियुक्ती/ फेरनियुक्ती/९ /२०१७ दिनांक ०१/०१/२०१७. 

५ . व्यवस्थापक , इंडियन अर्बन को- ऑपरेटिव्ह क्रेडीट सोयाटटी 
लि . हिंगोली यांचा प्रस्ताव दिनांक २७/ ०३ / २०१ ९ . 


१० . 


अधिसुचना 


९ . विशेष वसुली अधिकारी यांनी जंगम व स्थावर मालमत्ता जप्ती 
व विक्रीची प्रक्रिया व पध्दती (नियम १०७) नुसार करण्यात यावी . 

विशेष वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम १ ९६० तील तरतुदी व कार्यपध्दतीनुसार सरचार्ज वसुली व 
भरणे शासकीय परिपत्रकानुसार जबाबदारीने पार पाडण्यात यावी. 

मा . सहकार व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य 
पुणे यांचे कार्यालयीन परिपत्रक जा.क्र.प्रशा/ व.अ./ जप्त/ कब्जाबंदी/ ०९ 
दिनांक २० /०३/ २००९ अन्वये सहकारी बँक व पतसंस्थांच्या विशेष वसुली 
अधिकारी यांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेचा कर्जदारांकडील ताबा, जोपर्यंत 
अशी मालमता सार्वजनिक लिलावात विकली जाणारे नाही, तो पर्यंत घेवू 
नये. 


११ . 


१२ . वाचा क्र . ४ च्या परिपत्रकातील सुचनांचे काटेकोर. पालन 
करण्यात यावे. 


क्र . कक्ष-१/ वसुली/ क्र -१५६/ अधिकार/ १४०५/ २०१९ : महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्राप्त करण्यांत 
आलेल्या अधिकारानुसार मी , सु.प्र. मेत्रेवर जिल्हा उपनिबंधक सहकारी 
संस्था हिंगोली या अधिसुचनेद्दारे इंडियन अर्बन को- ऑपरेटिव्ह क्रेडीट 
सोसायटी लि . हिंगोली यांनी नामनिर्देशित केलेले संस्थेने अधिकारी यांना 
हिंगोली जिल्हा कार्यक्षेसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे 
कलम १५६ ( १ ) ( २ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ चे नियम 
२ ( एच ) ( वसुली ) अधिकारी व ( जे ) विक्रीवर अधिकार तसेच नियम १०७ 
खालील उपनियम ११ परंतुका प्रमाणे अपसेट प्राईस कायम करण्यापुर्वी 
निबंधकाची मान्याता घ्यावी आणि उपनियम १४ (i) मधील वसुली 
अधिकारी या ऐवजी जिल्हा उपनिबंधक दुरुस्ती आणि उपनियम १४ (iii ) 
मधील परंतुक वगळल्याची नोंद घ्यावी . (१५),( १७), ( १८ ), व ( २० ), तसेच 
कलम ९ ८ व १०१ नुसार दिलेल्य वसुली दाखल्याची अमंलबजावणी 
करण्यासाठी या अधिसुचनेच्या दिनांक ०१/०४/२०१९ ते ३१/०३/२०२० 
पर्यंत खालील प्रमाणे विशेष वसुली व विक्री अधिकार म्हणून हिंगोली 
जिल्हा कार्यक्षेत्रात इंडियन अर्बन को ऑपरेटिव्ह क्रेडीट सोसायटी लि . 
हिंगोली या पतसंस्था सहकार कर्जाची वसुली करावयाच्या कार्यवाही पुरती 
शक्ती श्री.दिपक मुरलीधर शर्मा, वसुली अधिकारी यांना हिंगोली जिल्हयातील 
सहकारी कर्जवसुलीसाठी विशेष वसुली व त्रिकी अधिकारी चे अधिकार 
खालील अटीच्या अधीन राहून प्रदान करीत आहे . 

शासन निर्णय क्र . संकीर्ण-१५०४/ प्र.क्र .२३१/ १५- स दिनांक २३ / 
११/२००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा 
वापर करण्यास मनाई आहे. 


१३ . विशेष वसुली अधिकारी यांनी कलम १५६ चे अधिकार प्राप्त 
झाल्यानंतर त्यांनी केलेल्या कार्यवाही संबंधीचा अहवाल वेळोवेळी या कार्यालयास 
सादर करणे बंधनकारक राहील . तसे न केल्यास त्यांना प्रदान केलेले 
अधिकार रद्द करण्यात येतील . 


हिंगोली, दि . १० / ०४/ २०१९ 


सु.प्र ..मेत्रेवार , 


जिल्हा उपनिबंधक 


सहकारी संस्था , हिंगोली. 


१ . 


३१ 


२ . प्रस्तुत व्यक्तीची बदली निवृत्ती, मुत्यु झाल्यास प्रदान केलेले 
अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


३. प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास अधिकार 

काढून 

घेण्यात येतील . 


सहाय्यक निबंधक सहकारी यांजकडून 

अधिसुचना 
क्र . सनिअ / प्रशासन / बीएचआर/ एजेआय / जीएनएल / ओ/ ६८२ ५७८ / 
२०१९ : सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था अंबाजोगाई ता . अंबाजोगाई , 
जिल्हा बीड, या पत्राद्वारे अधिसुचीत करीत आहेत की , शिवश्री अभिवन 
सहकारी संस्था मर्या. घाटनांदुर , ता . अंबाजोगाई जिल्हा बीड ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . उक्त नियमाचे कलम १२ 
( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९ ६० चे नियम १० ( १ ) 
अन्वये संस्थेने वर्गीकरण “सर्वसाधारण संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ इतर 
संस्था , आहे . 


४ . 


वसुली अधिकारी यांना प्रदान कालावधीत समाधानकारक वसुली 
न केल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील . 

५ . नियमाप्रमाणे अधिभार ( सरचार्ज) वसूल करुन बँक , स्तरावर 
त्यांची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेल्या सारचार्ज वेळच्या वेळी शासकीय 
कोषागारात भरणा करुन चलनाच्या प्रतीसह अहवाल या कार्यालयास 


सादर करावा . 


अंबाजोगाई , ३०.०३.२०१ ९ 


६ . नियमबाहया कामकाज केल्यास आढळून आल्यास व त्यामधून 
निर्माण होणाऱ्या कायदेशीर कारवाईस वसुली अधिकारी वैयक्तीक जबाबदार 
राहतील . 


व्ही.एल. पोतंगले , 


सहकारी निबंधक . 


७ . 


पुढील वर्षासाठी मुदतवाढीसाठी आवश्यकता वाटल्यास सदर 
आदेशाची मुदत संपण्याच्या दोन महिन्यापुर्वी प्रस्ताव सादर करावा. 


सहकारी संस्था ता . अंबाजोगाई 


८ . 


लिलावासंबंधी वेळोवेळी केलेल्या कार्यवाहीचा अनुपालन अहवाल 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 


मे 


२३-२९ , २०१ ९ : ज्येष्ठ २-८ , 


शके १ ९ ४१ 


४ ९ ७ 


३२ 
जिल्हाधिकारी यांजकडून 


७. उक्त तरतुदीच्या अनुषंगाने प्रस्तुत भूसंपादन प्रस्तावातील मौ . गारखेडा 
येथील गट नं . २०/१ मिळकत क्षेत्र २१७५.०० चौ.मी. जमिनीचा मोबदला 
दिलेला नसल्याने व ताबाही जमीन मालकाकडे असल्याने संचिकेत नमुद 


आहे . 


वाचा :- १ ) आयुक्त महानगर पालीका यांचे पत्र जा.क्र . मनपा/ नरवि / 
ससंनर / २०१८ /१४१५ दि .१८.०८.२०१८ . 
२)विशेष भुसंपादन अधिकारी , विशेष घटक , औरंगाबाद यांचे पत्र जा.क्र . 
भुसं /विभुसंअ/विघऔ/ गट नं . २० /१ पै/४०० दि .०७.०९ .२०१८ . 
३) या कार्यालयाचे पत्र जा.क्र .२०१८ / आरबीडेस्क-४/ एलएक्यु/ समन्वय /सीआर 
-०५/ दि . ३०.११.२०१८ . 
४) मा . विभागीय आयुक्त , औरंगाबाद यांचे पत्र क्र . २०१८ / भुसंपादन/कक्ष-२/ 
कावी/ दि .०५.०४.२०१९ . 

अधिसुचना 
भूसंपादनातील योग्य नुकसान भरपाईचा अधिकार व स्थानांतरण , 

पुनःस्थापना आणि पुनर्वसन अधिनियम २०१३ चे कलम ९३( १ ) 
क्र .२०१९/ आरबीडेस्क-४/ भुसं / समन्वय/ सीआर ६८.- १. औरंगाबाद शहराच्या 
मंजुर विकास योजने मधील गट नं . २०/१मिळकत क्षेत्र २१७५.०० चौ.मी. 
ही मौ . गारखेडा औरंगाबाद येथील १५.०० मी रुंद विकास योजना रस्त्याने 
बाधीत क्षेत्र या सार्वजनीक प्रयोजनासाठी संपादीत होणाऱ्या जमिनीचा 
भूसंपादन प्रस्ताव भूसंपादनातून मागे घेणे बाबतचा प्रस्ताव भूसंपादन अधिनियम 
२०१३ चे कलम ९ ३( १ ) अन्वये संदर्भ क्र .२ अन्वये या कार्यालयास सादर 
करण्यात आला आहे . 
२. सदर प्रस्ताव विशेष भुसंपादन अधिकारी विशेष घटक , औरंगाबाद , 
आयुक्त , महानगर पालिका औरंगाबाद तसेच जिल्हाधिकारी औरंगाबाद 
यांच्या स्वाक्षरीत नमुना Statement -I & Statement- II सह सादर 
केलेला आहे. 
३. उपरोक्त प्रस्ताव मा . विभागीय आयुक्त यांना संदर्भ क्र .३ अन्वये सादर 
केला असता मा . विभागीय आयुक्त , औरंगाबाद यांनी सदर प्रस्ताव संदर्भ 
क्र . ४ अन्वये या कार्यालयास परत करुन खालील बाबीच्या दिलेल्या 
सुचनेच्या अनुषंगाने कार्यवाही करणे बाबत सुचीत केले आहे. 
४. सदर प्रस्तावाचे अवलोकल केले असता असे दिसून येते की , अर्जदाराने 
मावेजा ऐवजी टि.डी.आर. स्वरुपात महानगरपालिकेडे मोबदला मागणी 
केलेली आहे. विशेष भुसंपादन अधिकारी, विशेष घटक , औरंगाबाद यांनी 
६ / ९ ७ दि .२०.०५.२०१५ अन्वये निवाडा जाहीर झाले असले बाबत कळविले 
आहे. तथापि , सदर प्रकरणी संपादन संस्थेकडे निधी मागणी करुनही 
मावेजा अदा करण्यात आलेला नाही. तसेच सदर संपादन क्षेत्राचा ताबा 
घेण्यात आला नसल्याचे प्रस्तावात नमूद केले आहे . 
५. सदर प्रकरणात मा . उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे ९ ८०७ / 
२०१४ अन्वये रिट याचीका दाखल झाल्याने मा . उच्च न्यायालयाने दि .०६ 
मार्च २०१७ अन्वये संबंधीत अपिलार्थी यांना सदर क्षेत्र भूसंपादन प्रस्तावातून 
मागे घेतले गेले तरी ते टी.डी.आर. ( वाढीव चटई क्षेत्र ) देऊन महानगर 
पालीकेकडे हस्तांतरीत होईल त्यामुळेमंजुर विकास योजनेतील मुळ आरक्षणास 
रस्ता रुंदीकरणास कोणतीही बाधा येणार नाही , असेही विशेष भूसंपादन 
अधिकारी , विशेष घटक , औरंगाबाद यांनी 

नमुद 

केले आहे. 
६. सदर संपादन क्षेत्र संपादनातून मागे घ्यावयाचे झाल्यास भूसंपादनातील , 
योग्य नुकसान भरपाईचा अधिकार व स्थानांतरण , पुनःस्थापना आणि 
पुनर्वसन अधिनियम २०१३ चे कलम ९ ३(१ ) अन्वये “ समूचीत शासनास " 
कब्जा घेण्यात न आलेल्या जमिनीचे संपादन करण्यापासुन माघार घेण्याची 

तरतुद 


८. त्यामुळे उक्त प्रकरणी शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार प्रस्तावातील 
कार्यवाही करणे बाबत पुर्वी भूसंपादन अधिनियम १८९ ४ चे कलम ५२ अ 
( २) नुसार भूसंपादन अधिकाऱ्याची नेमणुक जिल्हाधिकारी यांनी केली असल्याने 
सदर प्रस्ताव भूसंपादनातून माघार घेण्याची कार्यवाही तसेच भूसंपादनातील 
योग्य नुकसान भरपाईचा अधिकार व स्थानांतरण , पुनःस्थापना आणि 
पुनर्वसन अधिनियम २०१३ चे कलम ९३( १) नुसार संपादन संस्थेची हरकत 
नसल्यास संपादनातून मागे घेणे बाबतचे अधिकार “ समुचित शासनास " 
(जिल्हाधिकारी) यांना देण्यात आले असल्याने सदर कायद्यातील समुचीत 
शासन व्याख्येनुसार जिल्हाधिकारी हे १००० हे . क्षेत्रा पर्यंत संपादन 
करण्यास “ समुचीत शासन " म्हणून घोषीत करण्यात आलेले आहे. 
कलम ९ ३ खाली ज्या जमिनीचा ताबा घेण्यात आलेला नाही अशा जमिनी 
संपादनातून माघार घेण्याचे किंवा वगळण्याचे अधिकार समुचीत शासनास 
असल्याने सदर प्रकरणी संपादन घेणे बाबतचा माघार घेण्याबाबतचा 
निर्णय समुचीत शासन म्हणून जिल्हाधिकारी यांच्या स्तरावर घेण्यात यावा 
असे निर्देश मा . विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांचेकडून देण्यात आलेले 
आहेत . 
९ . मी उदय चौधरी ( भा.प्र.से.) जिल्हाधिकारी औरंगाबाद प्राप्त अधिकारानुसार 
खालील अनुसूचितील संपादन करावयाचे मौ . गारखेडा येथील गट क्र . 
२०/१ मिळकत क्षेत्र २१७५.०० चौ.मी. संपादन प्रक्रियेतून भूसंपादनातील 
योग्य नुकसान भरपाईचा अधिकार व स्थानांतरण , पुनःस्थापना आणि 
पुनर्वसन अधिनियम २०१३ चे कलम ९ ३ ( १ ) अन्वये वगळणे बाबत मान्यता 
देत आहे . 

अनुसुची 
औरंगाबाद शहराच्या मंजुर विकास योजने मधील गट क्र . २०/१ मिळकत 
क्षेत्र २१७५.०० चौ.मी. ही मौ . गारखेडा औरंगाबाद येथील १५.०० मी . रुंद 
विकास योजना रस्त्याने बाधीत क्षेत्र या 


. ) 


जिल्हा तालुका 


गाव 


गट 


संपादन संपादनातुन 
करावयाचे वगळण्यात 

क्षेत्र आलेले क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


औरंगाबाद औरंगाबाद गारखेडा २०/१ 

पै . 


२१७५.०० | २१७५.०० 
चौ.मी. चौ.मी. 


१०. उपरोक्त अधिसुचना दोन स्थानिक वृत्तपत्रात व शासन राजपत्रात 
प्रसिध्द करावे. 
११. उक्त प्रकरणी अर्जदार यांचे कडुन भूसंपादनाच्या झालेल्या विलंबा 
बाबत कोठलीही नुकसान भरपाई मागणार नाही अगर कोठल्याही सक्षम 
न्यायालयात दाद मागणार नाही या आशयाचेबंधपत्र करुन घेणे बंधनकारक 
राहील . 

स्वाक्षरीत / 

( उदय चौधरी ) 
जिल्हाधिकारी , औरंगाबाद 


मुभा असेल अशी 


आहे . 


४ ९ ८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे २३-२९ , २०१९ : ज्येष्ठ २-८, शके १९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


आणि ज्या अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी, पाटोदा 
तथा भूसंपादन अधिकारी ,पाटोदा यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार 
पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 

परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव : - निमगांव चोभा ब्र.ल.पा.डावा व उजवा कालवा मौ.चोभा 

निमगाव तालुका :- आष्टी जिल्हाः- बीड 
अ.क्र . 

स.न./ ग.न . क्षेत्र ( हे.आर ) 


डावा कालवा 


५१ 


०.१५ 


२ 


०.१२ 


३ 


०.१० 


४ 


०.०८ 


५ 


१० ९ / १ 
१० ९ / २ 
१० ९ / ३ 
१० ९ / ४ 
१० ९ / ५ 
१० ९ / ६ 
११०/१ 


०.०७ 


६ 


०.०४ 


७ 


०.०३ 


८ 


०.०४ 


०.०३ 


९ 
१० 


११०/२ 
११०/३ 
११०/४ 


०.०५ 


११ 


०.०५ 


११०/५ 


०.१४ 


१२ 
१३ 


११२ 


०.६८ 


३३ 

उपविभागीय यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम ,२०१३ चे कलम ११( १ ) नुसार 

अधिसुचना 
क्र .२०१९/ एलएनक्यु/सिआर/०२/ २०१९- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/ ११/ २०१४/ सीआर/ ७७/ अर 
दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले 
जाईल ) भुमी संपादन ,पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम 
ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , 
सदर अधिनियमाच्या कलम ३( झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत 
५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या 
कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानले जाईल . 

त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वयेजिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु 

शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते. 

त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात 
निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 

त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४ ) अन्वये 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / 
हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही . 

परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही. 

सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा 
हक्क ( महाराष्ट्र) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३) अन्वयेजिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . 


१४ 


११३ 


०.३८ 


१५ 


११४ 


०.० ९ 


१६ 


११४ 


०.१४ 


१७ 


११६ 


०.२१ 


१८ 


११७ 


०.१७ 


१ ९ 


११८ 


०.४७ 


२० 


०.१४ 


२१ 


११ ९ / १ 
११ ९ / २ 
११ ९ / ३ 


०.२४ 


२२ 


०.१८ 


२३ 


११ ९ / ४ 


०.१३ 


२४ 


११ ९ / ५ 


०.०२ 


२५ 


१२० 


०.१२ 


२६ 


१२१ 


०.८० 


२७ 


१२२ 


०.८२ 


२८ 


१३८ 


०.४१ 


२ ९ 


१४१ 


१.२० 


उजवा कालवा 


१२ 


०.७० 


३० 
३१ 


११ 


०.०२ 


३२ 


२५० 


०.७६ 


३३ 


२४४ 


०.७ ९ 


३४ 


१ ९९ 


०.३५ 


३५ 


२०० 


०.३० 


३६ 


१६८ 


०.२२ 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे २३-२९ , २०१९ : ज्येष्ठ २-८ , शके १९ ४१ 


४ ९९ 


३७ 


०.१८ 


३४ 


३८ 


०.२२ 


उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 


३ ९ 


१६७ 
१६६ 
१६५ 
१६१ 
१६० 


०.३२ 


४० 


०.३४ 


४१ 


०.३६ 


भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम ,२०१३ चे कलम ११ ( १ ) 

नुसार अधिसुचना 


४२ 


१५ ९ 


०.८३ 


४३ 


२० ९ 


०.२८ 


४४ 


२१० 


०.१४ 


४५ २११ 

०.८४ 

परिशिष्ट २ 
प्रकल्पाचे नांव : - निमगांव चोभा ब्र.ल.पा.डावा व उजवा कालवा मौ.चोभा 
निमगाव ता . आष्टी , जि.बीड . 
प्रकल्पाचे विवरण :- निमगांव चोभा ब्र.ल.पा.डावा व उजवा कालवा मौ.चोभा 
निमगाव ता . आष्टी जि.बीड . 
सामाजिक फायदे : - जलसिंचन 
( आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 

परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचेविवरण 
गावाचे नांव :- निमगांव चोभा ब्र.ल.पा.डावा व उजवा कालवा मौ.चोभा 

निमगाव तालुका 

:- आष्टी जिल्हा:- बीड 
क्षेत्र हे आर स.न./ ग.न . 


क्र .२०१९ / एलएनक्यु/सिआर/ ०१/१ ९-. ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/ ११/ २०१४/ सीआर / ७७/ अर 
दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले 
जाईल ) भुमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम 
ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , 
सदर अधिनियमाच्या कलम ३( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत 
५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या 
कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानले जाईल . 


अ.क. 


त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वयेजिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी, परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते. 


लागू नाही 


परिशिष्ट ४ 
सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा 


लागू नाही . 


परिशिष्ट ५ 


त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात 
निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


नाही . 


आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम (१ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 


प्रशासक नियुक्तीचेविवरण 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही 
२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावेः 
लागू 

सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी पाटोदा तथा भूसंपादन अधिकारी,पाटोदा यांचे कार्यालयात 
आक्षेप नोंदविता येईल . 
नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी पाटोदा 
यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे . 
दिनांक : / २०१९ 
ठिकाण : पाटोदा 

नम्रता चाटे , 
उपविभागीय अधिकारी , 

पाटोदा . 


त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/ 
हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही . 

परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 


५०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे २३-२९ , २०१९ : ज्येष्ठ २-८ , शके १९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


परिशिष्ट ३ 


सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५) व भुमी संपादन 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा 
हक्क ( महाराष्ट्र) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३) अन्वयेजिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . 


पुनर्वसन विषयक बाबीचेविवरण 


गावाचे नांव :- निमगांव चोभा तालुका :- आष्टी जिल्हा:- बीड 


अ.क. 


क्षेत्र हे.आर 


स.न./ ग.न . 


आणि ज्या अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी ,पाटोदा 
तथा भूसंपादन अधिकारी ,पाटोदा यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार 
पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे. 


लागू नाही 


परिशिष्ट ४ 


उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 


सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा 


परिशिष्ट १ 


जमिनीचे वर्णन 


लागू नाही. 


परिशिष्ट ५ 


गावाचे नांव :- साठवण तलाव निमगांवचोभा , पाथर्डी भिगवन वळण 

रस्ता तालुका :- आष्टी जिल्हा:- बीड 


प्रशासक नियुक्तीचेविवरण 


अ.क्र . 


स.न. / ग.न . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


१ ) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही 


१ 


१६१ 


०.९ २ 


२ 


१५३ 


१.५५ 


२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : 

लागू 


नाही . 


३ 


५२ 


१.३४ 


३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते 

नमुद 

करावे: 


४ 


६० 


०.६१ 


लागू 


नाही . 


५ 


६३ 


०.८२ 


६ 


६४ 


०.३ ९ 


७ 


६५ 


१.०७ 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी पाटोदा तथा भूसंपादन अधिकारी,पाटोदा यांचेकार्यालयात 
आक्षेप नोंदविता येईल . 


८ 


६६ 


०.३२ 


९ 


१०८ 


०.३८ 


१० 


१० ९ 


०.९ ४ 


नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी पाटोदा 
यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे . 


११ 


११० 


०.८१ 


दिनांक : 


१२ 


११२ 


०.४२ 


/ २०१९ 


। 


परिशिष्ट २ 


ठिकाण : पाटोदा 


प्रकल्पाचे नांव : -साठवण तलाव निमगांवचोभा , पाथर्डी भिगवन वळण 
रस्ता ता . आष्टी , जि.बीड . 


प्रकल्पाचे विवरण:- साठवण तलाव निमगांवचोभा , पाथर्डी भिगवन वळण 
रस्ता ता . आष्टी जि.बीड . 


नम्रता चाटे , 
उपविभागीय अधिकारी, 

पाटोदा. 


सामाजिक फायदे : - जलसिंचन 


( आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 


मे 


२३-२९ , २०१ ९ : ज्येष्ठ २-८ , 


शके १ ९ ४१ 


५०१ 


३५ 


किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 


उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 


भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११( १ ) 

नुसार अधिसुचना 


सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल (५ ) व भुमी संपादन 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा 
हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . 


आणि ज्या अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी, पाटोदा 
तथा भूसंपादन अधिकारी,पाटोदा यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार 
पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


क्र .२०१९/ एलएनक्यु/सिआर/ ०३/ २०१९ -. ज्याअर्थी,महाराष्ट्र 
शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/ ११/ २०१४/ सीआर/ 
७७/ अ २ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे 
संबोधले जाईल ) भुमी संपादन ,पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ 
पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले 
आहे की , सदर अधिनियमाच्या कलम ३( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या 
संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा 
जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानले जाईल . 


परिशिष्ट १ 


जमिनीचे वर्णन 


गावाचे नांव :- निमगांवचोभा ब्र.ल.पा.तलाव बुडीत क्षेत्रात जाणारा 

वळण रस्ता तालुका :- आष्टी जिल्हा :- बीड 


अ.क्र . 


स.न./ ग.न . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


१ 


१११ 


०.३ ९ 


त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वयेजिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित 
शासन आहे. त्या अर्थी, परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु 

शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 


२ 


११५ 


०.३५ 


१७३ 


०.१८ 


४ 


१७४ 


०.१५ 


त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


५ 


१७५ 


०.१५ 


आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात 
निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे. 


६ 


१८० 


०.१४ 


७ 


१८१ 


०.१३ 


आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे. 


८ 


१८२ 


०.०६ 


९ 


१८३ 


०.२ ९ 


एकुण 


१.८१ हे.आर 


त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४) अन्वये 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / 
हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 


परिशिष्ट २ 


करणार नाही . 


प्रकल्पाचेनांव : -निमगांवचोभा ब्र.ल.पा.तलाव बुडीत क्षेत्रात जाणारा वळण 
रस्ता ता . आष्टी , जि.बीड . 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 


प्रकल्पाचे विवरण :- निमगांवचोभा ब्र.ल.पा.तलाव बुडीत क्षेत्रात जाणारा 
वळण रस्ता ता . आष्टी जि.बीड . 


सामाजिक फायदे :- जलसिंचन 


५०२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे २३-२९ , २०१ ९ : ज्येष्ठ २-८ , शके १९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


( आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


लागू नाही . 


परिशिष्ट ३ 


पुनर्वसन विषयक बाबीचेविवरण 


गावाचे नांव :- निमगांव चोभा तालुका :- आष्टी जिल्हा:- बीड 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी पाटोदा तथा भूसंपादन अधिकारी,पाटोदा यांचे कार्यालयात 
आक्षेप नोंदविता येईल . 


अ.क. 


क्षेत्र हे.आर 


स.न./ ग.न . 


लागू नाही 


परिशिष्ट ४ 


नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी पाटोदा 
यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे . 


सामाजिक आघातनिर्धारण अहवालाचा गोषवारा 


दिनांक : / 


/ २०१९ 


लागू नाही . 


ठिकाण : पाटोदा 


परिशिष्ट ५ 


प्रशासक नियुक्तीचेविवरण 


नम्रता चाटे , 
उपविभागीय अधिकारी , 

पाटोदा . 


१ ) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही 


२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. 


३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावेः 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD -431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 

CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004 . EDITOR : DIRECTOR DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE. 


